RNI No. MAHBIL / 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
एक -पुणे विभागीय 

विभागीय पुरवणी 


भाग एक -पु 


वर्ष - ९ , अंक - ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


आदेश 


क्रमांक प्रा . यो . पुणे/मांजरी बु./ एस.ई.झेड ./ कलम ११५/ टीपीव्ही-१/ ५८६.-- ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय ( वाणिज्य 
विभाग), यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ चे कलम ४ (१ ) सह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम , २००६ चे नियम क्रमांक ८ चे आदेश क्रमांक एसओ 
३४१ ( ई), दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये मौजे मांजरी बु., तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील १६.१२०१ हे . एवढे क्षेत्र (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त 
क्षेत्र" असा करण्यात आलेला आहे) सेझ बायोटेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांचे विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून ( यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विशेष क्षेत्र" असा 
करण्यात आला आहे) अधिसूचित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ४० च्या पोट- कलम (१) (ब) नुसार अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने आदेश क्रमांक 
टीपीएस-४३०८/ ४६५/प्र. क्र . ६४ / २००८ /नवि -११, दिनांक २ मे २००८ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे(ज्याचा यापुढे " उक्त महामंडळ " 
असा उल्लेख केलेला आहे) उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " म्हणून उल्लेख केलेला) चे 
कलम ४० सह ११५ (२) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५( ३) अन्वये 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे मंजुरीस्तव सादर केला होता ; 
आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०२ / १५०/ नवि -१३,दिनांक मार्च 

२००३ 

अन्वये उक्त 
अधिनियमाचेकलम ११५ खालील अधिकार संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उक्त जागेवरील विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जमीन वापराच्या प्रस्तांवाना बांधकाम प्रस्ताव 
वगळून हिरव्या रंगात दर्शविलेल्या दुरुस्तीस आणि अटींस अनुसरून दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ चे आदेश क्रमांक प्रा.यो.पुणे/ मांजरी बु ./ एस.ई.झेड ./ 
कलम ११५/ टीपीव्ही -१/ ७०१० अन्वये मान्यता दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग), यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, २००५ चे कलम ४ ( १) 
सह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम , २००६ चे नियम क्रमांक ८ चे आदेश क्रमांक एसओ-१३९९ (ई ), दिनांक २ मे २०१७ व आदेश क्रमांक ३८७२ (ई) , 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ अन्वये मौजे मांजरी बु., तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील उक्त विशेष क्षेत्राच्या १६.१२०१ हे. क्षेत्रामध्ये अनुक्रमे ०.९ ७। हे . 
व ४.१९ २५ हे. एवढे वाढीव क्षेत्र सेझ बायोटेक सर्व्हिसेस प्रा. लि . यांचेविशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे 


२१ 


- 
- 


. 


-- 


१ 


( १ ) 


एच -६७२ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० 


२६, २०२० / फाल्गुन १ - ७ , 


शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " म्हणून उल्लेख केलेला) चे 
कलम ४० सह ११५ (२) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त २१.२८२६ हे . क्षेत्राचा सुधारित प्रस्ताव पत्र क्रमांक एमआयडीसी/ सीपी/ 

-१०५३८, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३) अन्वये संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे 
मंजुरीस्तव सादर केला आहे . 


. 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ (३) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे उक्त जागेवरील विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सुधारित जमीन वापराच्या प्रस्तावांना बांधकाम प्रस्ताव 
वगळून हिरव्या रंगात दर्शविलेल्या दुरुस्तीस आणि खालील अटींस अनुसरून मान्यता देण्यात येत आहे. 

( १) सदरची मंजुरी प्रस्तावित जमीन वापराचे अनुषंगाने जसे प्रस्तावित जमीनवापर, सुविधा क्षेत्र, खुली जागा, रस्त्याचे जाळे यांचे अनुषंगाने 
आहे. 


( २) सविस्तर बांधकाम नकाशे मंजुरीची छाननी ( चटई क्षेत्र निर्देशांक , बांधकाम क्षेत्र इत्यादी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे 
स्तरावर त्यांचे प्रचलित नियमावलीनुसार करावी . 

( ३) उक्त जागेलगत रेल्वे लाईन तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग असल्याने प्रत्यक्ष बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित विभागाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करून घेऊन त्यानुसार सामासिक अंतरे सोडणे बंधनकारक राहील . 

( ४) मंजूर प्रादेशिक योजनेमधील २४ मीटर रस्त्यारुंदी नकाशांवर हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे प्रस्तावित करणेबंधनकारक राहील. 

( ५) बृहत आराखड्यामध्ये रस्त्यांची रुंदी १५ मीटर, १२ मीटर, १० मीटर, ७ मीटर व ६ मीटर प्रस्तावित केली आहे . MIDC करिताच्या 
विकास नियंत्रण नियमावलीमधील नियम क्रमांक २५.१, तक्ता क्रमांक ११ नुसार सदर रस्त्यांची रुंदी लांबीप्रमाणे प्रस्तावित करणे असल्याने नकाशात 
हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे सदर रुंदी प्रस्तावित करणे बंधनकारक आहे. 


६ 


(६) संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मांजरी बु./ एस.ई.झेड ./कलम ११५ / टीपीव्ही -१/ ७०१० , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१३ या आदेशाद्वारे सुधारित करण्यात येत असल्याचे समजण्यात यावे. 

टीप .-- ( १) नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध राहील. 
( २) सदरचे आदेश या संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावेत . 

नो . र. शेन्डे , 
संचालक, नगर रचना, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, ६ फेब्रुवारी २०२० 


६ 


BY DIRECTOR TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Order 
No. R. P. Pune /Manjari (Bk .)/SEZ /Section 115 / TPV- 1 /586.-Whereas , the Ministry of Commerce 
and Industry (Department of Commerce), Government of India vide its Notification No. S.O.-341 (E ), 
dated 7th February 2013 in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 of the 
said SEZ Act, 2005 read with Rule 8 of Special Economic Zones Rule , 2006 , had notified an area 
of 16.120 hectares from village Manjari (Bk .), taluka Haveli , district Pune (hereinafter referred to as 
" the said Area ") as a specific Special Economic Zone for Bio -Pharma (hereinafter referred to as " the 
said SEZ ") ; 

and whereas , Government of Maharashtra , Urban Development Department, in exercise of 
powers conferred by sub -section (1 -B ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act"), vide its Notification No. TPS -4308/ 465 /CR -64 / 
2008 /UD - 11, dated 2nd May 2008 , has appointed Maharashtra Industrial Development Corporation 
(MIDC ) (hereinafter referred to as "the said Corporation ") as a Special Planning Authority (SPA) for 
the said SEZ ; 


, 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


eu 


and whereas , the said Corporation had completed the procedure laid down under Section 40 
read with 115 ( 2 ) of the said Act and the said Corporation had submitted the planning proposals 
of the said SEZ for sanction under Section 115 ( 3 ) of the said Act on dated 18th November 2013 
to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 1802 / 
150 /UD - 13 , dated 21st March 2003 has delegated the powers exercisable by it , under Section 115 
(3 ) of the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune ; 

and whereas , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 3) of Section 115 of the said Act and all other powers enabling him in 
this behalf , the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune had accorded its sanction to 
the planning proposals excluding building proposals as amended in green and as shown on plan 
subject to the conditions vide order No. RP Pune /Manjari (Br.)/SEZ /Section 115 / TPV- 1/7010 , dated 
30th December 2013 ; 

and whereas, the Ministry of Commerce and Industry ( Department of Commerce), Government 
of India in exercise of powers conferred by sub - section (1) of Section 4 of the said SEZ Act , 2005 
read with Rule 8 of Special Economic Zones Rule , 2006 , had notified an additional area of 0.97 
hectares and 4.1925 hectares from village Manjari Bk ., taluka Haveli, district Pune vide its Notification 
No. S.O.- 1399 (E ), dated 2nd May 2017 and S.O.- 3872 (E ), dated 1st August 2018 recepectivly in 
above 16.1201 hectares area ; 

and whereas, the said Corporation has completed the procedure laid down under Section 40 
read with 115 ( 2 ) of the said Act and the said Corporation has submitted the Revised planning 
proposals of the said SEZ of area 21.2826 hectares for sanction under Section 115 (3) of the said 
Act by Letter No. MIDC /CP /D - 10538 on dated 18th September 2019 to the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 115 of the 
said Act and all other powers enabling him in this behalf, the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune hereby accords its sanction to the Revised planning proposals excluding building proposals 
as amended in green and as shown on plan subject to following conditions.— 

( 1) This revised sanction is only for the planning proposals like proposed land use , amenity 
spaces , open spaces , road pattern . 

(2 ) Detailed scrutiny for approval of building plans (FSI, Built-up area etc. ), according to prevailing 
DCR should be done by MIDC . 

( 3 ) No objection certificate from Railway Department and Public Works Department should be 
obtained and conditions mentioned shall there in be binding . 

( 4 ) As per sanctioned Regional Plan of Pune , 24 mtrs . road winding should be maintain as 
shown on plan in green colour. 

(5 ) In revised master plan proposed road width is 15 mtrs., 12 mtrs., 10 mtrs., 7 mtrs. and 
6 mtrs. As per MIDC DCPR Rule No. 25.1, Table No. 11 according to length of road minimum road 
width shall be proposed . Therefore , width of road in master plan should be as shown in green colour. 

(6 ) The Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune s order No. RP Pune/Manjari (Bk .)/ 
SEZ/Section 115 / TPV - 1 /7010 , dated 30th December 2013 stands ammended to the above extent. 

Note .- (1) The Revised Plan showing the planning proposal is available for inspection for general 
public during office hours in offices of MIDC . 

( 2 ) This order shall also be published on the website of this Directorate i.e. www.dtp.maharashtra . 
gov.in 

N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 

Maharashtra State , Pune . 
Pune , 6th February 2020 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


आदेश 


- 


" 


क्रमांक प्रा. यो . पुणे/ हडपसर , मांजरी बु./ एस.ई.झेड ./ कलम ११५/ टीपीव्ही -१/ ५८७.-- ज्याअर्थी, केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग) , यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ चे कलम ४ ( १) सह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम , २००६ चे नियम क्रमांक ८ चे आदेश 
क्रमांक एसओ-११२६ ( ई), दिनांक १८ जुलै २००६ अन्वये मौजे हडपसर, मांजरी बु ., तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील २३.१७ ९ ३ हे . एवढे क्षेत्र 
मे . सिरम बायो फार्मा पार्क यांना विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून (यापुढे याचा उल्लेख " उक्त विशेष क्षेत्र " असा करण्यात आला आहे) विकसित करणेसाठी 
घोषित केले आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ४० च्या पोट- कलम (१) (ब) नुसार अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने आदेश क्रमांक 
टीपीएस -१७०७/ ६२६/प्र. क्र . ८०४/ ७/ नवि-११ , दिनांक ९ जानेवारी २००२ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे ( ज्याचा यापुढे " उक्त 
महामंडळ " असा उल्लेख केलेला आहे) उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक केलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम" म्हणून उल्लेख केलेला) चे 
कलम ४० सह ११५ (२) अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव पत्र क्रमांक एमआयडीसी/ सीपी / बी -४२२२८ , दिनांक २०१३ 
अधिनियमाच्या कलम ११५ (३) अन्वये संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे मंजुरीस्तव सादर केला होता ; 


१० 


मे 


अन्वये उक्त 


-- 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०२/ १५०/ नवि -१३, दिनांक 

दिनांक ३१ मार्च २००३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे कलम ११५ खालील अधिकार संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रदान केले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ (३) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी उक्त जागेवरील विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जमीन वापराच्या प्रस्तांवाना बांधकाम प्रस्ताव 
वगळून हिरव्या रंगात दर्शविलेल्या दुरुस्तीस आणि अटींस अनुसरून दिनांक २४ जुलै २०१३ चे आदेश क्रमांक प्रा.यो.पुणे/ हडपसर , मांजरी बु ./ 
एस.ई.झेड./ कलम ११५/टीपीव्ही -१ / ४००० , दिनांक २४ जुलै २०१३ अन्वये मान्यता दिली आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी,केंद्र शासनाच्या वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग), यांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५, चे कलम ४ (१) 
सह विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, २००६ चे नियम क्रमांक ८ चे आदेश क्रमांक एसओ-२५०१ ( ई), दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ अन्वये मौजे हडपसर , 
मांजरी बु., तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील उक्त विशेष क्षेत्राच्या २३.१७ ९ ३ हे. क्षेत्रापैकी १०.७६५७ हे. एवढे क्षेत्र मे. सिरम बायो फार्मा पार्क यांचे 
विशेष आर्थिक क्षेत्रामधून अनाधिसूचित केले आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त महामंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम " म्हणून उल्लेख केलेला) चे 
कलम ४० सह ११५ (२ ) अन्वये उर्वरित १२.४१३६ हे. क्षेत्राची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून सुधारित प्रस्ताव पत्र क्रमांक एमआयडीसी/ सीपी / बी 
०८७०५, दिनांक २५ मार्च २०१९ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ (३) अन्वये संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडेमंजुरीस्तव 
सादर केला आहे. 


नगर 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५ ( ३) अन्वये प्रदत्त असलेल्या आणि त्या संबंधातील इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून संचालक , 
रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे उक्त जागेवरील विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या सुधारित जमीन वापराच्या प्रस्तावांना बांधकाम प्रस्ताव वगळून हिरव्या 
रंगात दर्शविलेल्या दुरुस्तीस आणि खालील अटींस अनुसरून मान्यता देत आहे. 


( १) सदरची मंजुरी ही केवळ प्रस्तावित जमीन वापराचे अनुषंगाने जसे प्रस्तावित जमीनवापर , सुविधा क्षेत्र , खुली जागा, रस्त्याचे जाळे यांचे 
अनुषंगाने आहे . 


- 


( २ ) सविस्तर बांधकाम नकाशे मंजुरीची छाननी ( चटई क्षेत्र निर्देशांक , बांधकाम क्षेत्र इत्यादी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे 
स्तरावर त्यांचे प्रचलित नियमावलीनुसार करावी. 


(३ ) एमआयडीसी करिताच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील नियम क्रमांक २५.१, तक्ता क्रमांक ११ नुसार रस्त्यांची रुंदी लांबीप्रमाणे १५ 
मीटर प्रस्तावित करणे आवश्यक असल्याने नकाशात हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे सदर रुंदी प्रस्तावित करणे बंधनकारक आहे. 


( ४) संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक प्रा.यो.पुणे/ हडपसर , मांजरी बु./ एस.ई.झेड ./कलम ११५ / 
टीपीव्ही -१/ ४००० , दिनांक २४ जुलै २०१३ या आदेशाद्वारे सुधारित करण्यात येत असल्याचे समजण्यात यावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


مه 


टीप .-- ( १) नियोजन प्रस्ताव दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन 
वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध राहील . 


(3) HGST 3ÈT UT FISHINYC www.dtp.maharashtra.gov.in an inte det uftos dun yuda . 

1. F. PS, 
संचालक, नगर रचना, 

HERTS PTC4, gut. 
yut, & unga 2020 . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Order 


No. R. P. Pune/Hadapsar/SEZ /Section 115 / TPV - 1 /587. - Whereas , the Ministry of Commerce and 
Industry ( Derartment of Commerce ), Government of India vide its Notification No. S.O.- 1126 (E ), dated 
18th July 2006 in exercise of powers conferred by sub -section (1) of Section 4 of the said SEZ 
Act, 2005 read with Rule 8 of Special Economic Zones Rule , 2006 , had notified an area of 23.1793 
hectares from village Hadapsar and Manjari Bk . , taluka Haveli, district Pune (hereinafter referred to 
as " the said Area " ) for being developed by M /s . Serum Bio -pharma Park . (hereinafter referred to as 
" the said Developer" ) a sector -specific Special Economic Zone for Bio - pharma (hereinafter referred 
to as " the said SEZ ") 

and whereas , Government of Maharashtra , Urban Development Department, in exercise of 
powers conferred by sub -section ( 1B ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act "), vide its Notification No. TPS - 1807 /626 /CR - 804/ 
07 /UD - 13 , dated 9th January 2009, has appointed Maharashtra Industrial Development Corporation 
(MIDC ) (hereinafter referred to as " the said Corporation ") as a Special Planning Authority (SPA ) for 
the said SEZ ; 

and whereas, the said Corporation had completed the procedure laid down under Section 40 
read with 115 (2 ) of the said Act and the said Corporation had submitted the planning proposals 
of the said SEZ for sanction under Section 115 (3 ) of the said Act on dated 10th May 2013 to the 
Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 1802 / 
150 /UD - 13 , dated 21st March 2003 has delegated the powers exercisable by it, under Section 115 
( 3) of the said Act, to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 

and whereas, the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune in exercise of the powers 
conferred by sub -section 3 of Section 115 of the said Act and all other powers enabling him in this 
behalf, the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune had accorded its sanction to the 
planning proposals excluding building proposals as amended in green and as shown on plan subject 
to the conditions vide order No. RP Pune /Hadapsar/SEZ/Section 115 / TPV- 1/4000 , dated dated 23rd 
July, 2013 ; 

and whereas , the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce ), Government 
of India in exercise of powers conferred by sub -section (1) of Section 4 of the said SEZ Act, 2005 
read with Rule 8 of Special Economic Zones Rule , 2006 , had denotifted an area of 10.7657 hectares 
from village Hadapsar and Manjari Bk., taluka Haveli, district Pune vide its Notification No. S.O.- 2501 
( E ), dated 11th September 2015 ; 

and whereas , the said Corporation has completed the procedure laid down under Section 40 
read with 115 (2 ) of the said Act and the said Corporation has submitted the Revised planning 
proposals of 12.4136 hectares remaining area of the said SEZ for sanction under Section 115 ( 3) 
of the said Act by Letter No. MIDC /CP / B08705 on dated 25th March 2019 to the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ 


७ . 


शके १९ ४१ 


, 


, 


- 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of Section 115 of the 
said Act and all other powers enabling him in this behalf , the Director of Town Planning Maharashtra 
State , Pune hereby accords its sanction to the Revised planning proposals excluding building proposals 
as amended in green and as shown on plan subject to following conditions. 

( 1) This revised sanction is only in respect of planning proposals like proposed land use, amenity 
spaces, open spaces, road pattern . 

(2 ) Detailed scrutiny for approval of building plans (FSI, Builtup area etc.), according to prevailing 
DCR should be done by MIDC . 

( 3 ) As per MIDC DCPR Rule No. 25.1 , Table No. 11 according to length of road minimum road 
width shall be 15 mtrs . Therefore , width of road in master plan should be as shown in green colour. 

( 4 ) The Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune s order No. RP Pune /Hadapsarl 
SEZ / Section 115/ TPV -1/4000 , dated 24th July 2013 stands ammended to the above extent. 

Note .-( 1) The Revised Plan showing the planning proposal is available for inspection for general 
public during office hours in offices of MIDC . 

(2 ) This order shall also be published on the website of this Directorate i.e. www.dtp.maharashtra . 
gov.in 

N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning, 

Maharashtra State , Pune . 
Pune, 6th February 2020 . 


सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा . यो. पुणे/मौजे भूगाव / ता. मुळशी/ ग. नं. ३३२ ते ३३४ , ३३५ इ ./ कलम २० ( ४)/ सहसंपुवि -१ ९ ०/ २०२० .--ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये 
वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक 
टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९/१५/ नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास " उक्त निदेश" असे संबोधले आहे) 
व " प्रस्ताव छाननी समिती" गठित केली आहे (यापुढे ज्यास " उक्त समिती" असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत ( यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे ) मौजे भूगाव , तालुका मुळशी येथील स. नं. 
३३२ ते ३३४ , ३३५ पै., ३३६ पै. व ३३८ ह्या जमिनींचे क्षेत्र " शेती तथा ना -विकास" विभागामध्ये समाविष्ट असून स. नं . ३३७ चे क्षेत्र भागश: " शेती 
तथा ना -विकास " विभागात व भागश: " डोंगरमाथा/ डोंगर उतार " या विभागात समाविष्ट असून स. नं. ३३५ , ३३६ व ३३७ ह्या जमिनींचे काही क्षेत्र 
मीटर रुंदीच्या प्रादेशिक योजना रस्त्याच्या प्रस्तावाने बाधित होत आहे (यापुढे एकत्रितरीत्या " उक्त जमिनी " असा उल्लेख करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या ९० मीटर रुंद 
रस्त्याची आखणी सुधारित करण्यासाठी सदर आखणी, स. नं . ३३२ पासून पूर्वेकडे महानगरपालिका हद्दीपर्यंत , नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित 
करणे आवश्यक असल्याचे तसेच 

( अ) अशा रस्ता आखणी बदलामुळे मुक्त होणाऱ्या क्षेत्रापैकी स. नं . ३२६ पै. व ३२७ पै. मधील क्षेत्र " शेती तथा ना -विकास " विभागात समाविष्ट 


९ ० 


करणे व 


(ब) अशा रस्ता आखणी बदलामुळे मुक्त होणाऱ्या क्षेत्रापैकी स. नं . ३३५ पै., ३३६ पै. व ३३७ पै. मधील क्षेत्रांसह त्यालगतच्या, स. नं . ३३२ ते 
३३४ , ३३५ पै. , ३३६ पै., ३३८ ह्या जमिनींचे संपूर्ण क्षेत्र व स . नं. ३३७ पै. चे " शेती तथा ना -विकास" विभागात समाविष्ट असलेले क्षेत्र , अटींसापेक्ष , 
" रहिवास " विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे, असे उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २० ( २) मधील तरतुदीनुसार शासनाचे मत झाले होते 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट - कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या, नगर 
विकास विभागाने क्रमांक टीपीएस-१८१३/ ८१३/ प्र . क्र . २७०/ १३/ नवि-१३, दिनांक 

१३ ऑगस्ट 

२०१४ अन्वये आम जनतेच्या / हरकती 


-- 


सूचना/ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


७ 


, 


or 


मे 


मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणी, दिनांक सप्टेंबर ४ ते १० , २०१४ रोजी पृष्ठ ६ ते ९ वर प्रसिद्ध केलेली 
आहे आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर 
रचना, पुणे विभाग, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी" असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने पत्र क्रमांक टीपीएस -१८१३/ ८१३/ प्र. क्र . २७० / १३ / नवि-१३, दिनांक २४ २०१७ अन्वये उक्त जमिनींचेबाबतीत, 
शासनाचे धोरणानुसार अधिमूल्य/ प्रक्रिया शुल्क / छाननी शुल्क जमा करून कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करावयाची कार्यवाही समितीने 
करावी, असे कळविले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून उक्त शासन निदेशातील " प्रस्ताव छाननी समिती " ने दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या बैठकीत काही अटींना अधीन राहून फेरबदल प्रस्तावास तत्वत : मंजुरी दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त पैकीच्या अटींनुसार जमीनधारकांनी प्रक्रिया शुल्क प्रसिद्ध शुल्क व अधिमूल्य अशी एकूण रक्कम रुपये ३,६३ , १८४३० 
एक वर्षाचे विहित कालावधीमध्ये शासकीय कोषागारात जमा न केल्यामुळे उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे आवश्यक असल्याचे उक्त समितीचे 
दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या बैठकीत मत झाले आहे. 

आता त्याअर्थी, सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये व त्याअनुषंगाने इतर अधिकारांचा वापर 
करून, उक्त प्रादेशिक योजनेतील , उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

अविनाश पाटील, 
सहसंचालक, नगर रचना , 

पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे, ३० जानेवारी २०२० . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


- 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 

Noticification 
No. R. P. Pune/ Mouje Bhugaon/ Tal . Mulshi/ G. Nos. 332 to 334, 335 and others/ Section 20 ( 4)/ 
JDTP/ 190/ 2020. - Whereas, the Government vide Resolution No. TPS- 1815 /CR- 49/15/ UD- 13 , dated 6th 
May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act 1966 (hereinafter referred to as " the said Act")regarding the procedure to be followed under Section 
20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans 
under the said Act (hereinafter refered to as " the said directives") and " constitute the proposal Scrutiny 
Committee (hereinafter referred to as "the said Committee" ); 

and whereas, as per the proposal of the sanctioned Pune Regional Plan , the areas of the lands 
bearing S. Nos. 332 to 334, 335 ( pt. ) 336 ( pt .) and 338 from village Bhugaon, taluka Mulshi are 
included in "Agriculture /No Development Zone" and area of the land bearing S. No. 337 is partly 
included in "Agriculture /No Development Zone" and partly included in " Hill Top /Hill Slope Zone" and 
lands from S. Nos. 335 , 336 and 337 are also affected by 90 mtrs . wide Regional Plan road 
( hereinafter collectively referred to as "the said lands "); 

and whereas, after consultation with the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
the Government is of the opinion that it is necessary to realign the 90 mtrs . wide Regional Plan 
road from S. No. 322 upto the limits of Pune Municipal Corporation as shown on Plan , and 

( a ) the land released , owing to such realignment of road , from S. Nos . 326 (pt.) and 327 (pt.) 
should be included in the " Agriculture / No Development Zone " and , 

(b ) the land released , owing to such realignment of road , from S. Nos . 335 (pt.), 336 (pt.) and 
337 (pt.) along with the total adjoining lands from S. Nos . 332 to 334 , 335 (pt.), 336 (pt.) 338 and 
also the land included in " Agriculture/No Development Zone" from S. No. 337 (pt.) should be included 
in Residential Zone, subject to the conditions and for that purpose it is necessary to modify the said 
Regional Plan ; 

and whereas , in pursuant to the above , a notice bearing No. TPS - 1813/813/CR -270 / 13/UD - 13 , 
dated 13th August 2014 regarding the proposed modification was published by the Government in 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ 


७ . 


शके १ ९ ४१ 


, 


- 


- 


Urban Development Department under sub -section ( 3) of the Section 20 of the said Act , which 
appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part I, Pune , Division Supplement dated 
September 4th to 10th , 2014 on page Nos . 6 to 9 for inviting suggestions and or objections from 
the general public and the Joint Director of Town Planning , Pune Division was appointed as Officer 
(hereinafter referred to as the " said officer" ) to hear suggestion or objection and to submit his report 
to the Government ; 

and whereas, the Government videletter No. TPS - 1813/ 813/ CR- 270 / 13/ UD- 13, dated 24th May 
2017 communicated about the said lands , to issue the notification by the said committee under 
Section 20 ( 4 ) after collecting the amount of premium /processing fee / scrutiny fee as per the 
Government directive ; 

and whereas, after considering the report submitted by the said Officer, " the said Committee " 
constituted under the said directives has principally approved the proposed modification subject to 
certain conditions; in its meeting dated 14th February 2018 ; 

and whereas , as per one of the conditions, the total amount of processing fee , publication fee 
and premium, of Rs. 3,63,18,430 is not deposited by land owner in Government Treasury , within 
stipulated period of one year. Therefore , the said Committee found it expedient in its meeting dated 
5th September 2019 that the proposed modification be rejected . 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said 
Act , the Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune hereby refuses to accord sanction 
to the said modification ; 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune . 


Pune, 30th January 2020 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा. यो . पुणे/मौजे शिंदवणे/ ता. हवेली/ ग. नं. ७९ ३ व इतर / कलम २० (४)/ सहसंपुवि /२४२ / २०२० .-- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या 
प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी 
कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस 
१८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे) मौजेशिंदवणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील ग. नं. ७ ९ ३, ७९ ६, ७९ ७, ७९ ८ व ७९९एकूण क्षेत्र १५.१० हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे) शेती व नाविकास 
विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद शासन निर्णयानुसार गठित "प्रस्ताव छाननी समिती" चे (यापुढे " उक्त समिती " असे संबोधले आहे) सदर जागा शेती 
व नाविकास विभागातून रहिवास विभागात, काही अटींचे अधीन राहून समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, असे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कमल २० च्या पोट - कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक , 
नगर रचना , पुणे विभाग , पुणे यांनी क्रमांक प्रा.यो. पुणे/मौजेशिंदवणे/ ता. हवेली/ ग.नं . ७९ ३ व इतर /कलम २० ( ३) / सहसंपुवि/ २०१४ , दिनांक २६ 
ऑक्टोबर २०१६ अन्वये आम जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २० (३) ची सूचना प्रसिद्ध केलेली आहे. सदर सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक नोव्हेंबर १० ते १६ , २०१६ रोजी पृष्ठ ३ ते ५ वर प्रसिद्ध झालेली होती आणि 
प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे 
शाखा, पुणे यांना नियुक्त करण्यात आले होते (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचाविचार करून उक्त जमीन काही अटीस अधीन राहून शेती व नाविकास विभागातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेच्या फेरबदल प्रस्तावास उक्त समितीने तत्वत: मंजुरी दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अटींनुसार जमीनधारकांनी शासन निर्णयाप्रमाणे भरावयाची अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,५६,१०,७०० एक वर्षाचे 
विहित कालावधीमध्ये शासकीय कोषागारात जमा न केल्यामुळे उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे आवश्यक असल्याचे उक्त समितीचे मत 
झाले आहे. 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


९ 


आता त्याअर्थी, सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे हे उक्त अधिनियमाचेकलम २० ( ४ ) अन्वये व त्याअनुषंगाने इतर अधिकारांचा वापर 
करून , उक्त प्रादेशिक योजनेतील , उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक , नगर रचना, 

qui fauri, gut 
, 8 tant 2020 . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 

Noticification 
No. R. P. Pune/Mouje Shindavane/ Tal. Haveli/ G . No. 793 and others/ Section 20 (4 )/ JDTP /242 / 
2020. - Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 dated 6th May 2015 
has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 
(hereinafter referred to as " the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 
of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans 
under the said Act; 

and whereas, land admeasuring about 15.10 hectares bearing Gat Nos. 793, 796 , 797 , 798 and 
799 of Mouje Shindavane , taluka Haveli, district- Pune (hereinafter referred to as " the said area ") is 
included in "Agriculture and No Development Zone" in the sanctioned Regional, Plan of Pune 
(hereinafter referred to as "the said Regional Plan "); 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " (hereinafter referred to as "the said committee " ) 
established under the above mentioned Government Resolution , was of the opinion that the said area 
be deleted from "Agriculture and No Development Zone " and be included in "Residential Zone" subject 
to certain conditions ; 

and whereas , in pursuant to the above , a notice bearing No. R. P. Punel Mouje Shindavanel 
taluka Haveli/G.No.793 and other/Section 20 ( 3)/ JDTP /2014 , dated 26th October 2016 regarding the 
proposed modification under sub - section ( 3 ) of the Section 20 of the said Act, was published by 
Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune which appeared in the Maharashtra Government 
Official Gazette , Part -I, Pune Division Supplement, dated November 10th to 16th , 2016 on pages 
3 to 5 , for inviting suggestions and /or objections from the general public and the Assistant Director 
of Town Planning , Pune Branch , Pune was appointed as Officer (hereinafter referred to as the " said 
Officer ") to hear suggestions and/or objections and submit his report to the undersigned ; 

and whereas , after considering the report submitted by the said Officer, " the said Committee" 
had principally approved the proposed modification to include the said area into "Residential Zone " 
from "Agriculture and No Development Zone ", subject to certain conditions ; 

and whereas, as per the condition , the amount of premium Rs. 1,56 , 10,700 required to be paid 
as per the Government Resolution is not deposited by land owner in Government Treasury , within 
stipulated period of one year, the said Committee is of the opinion that the proposed modification 
be rejected 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub - section (4) of Section 20 of the said 
Act, the Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune hereby refuses to accord sanction 
to the said modification . 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune . 


Pune, 4th February 2020 . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १९ ४१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा . यो. पुणे/मौजे पेरणे/ ता . हवेली/ग. नं . ९ ०५ पै. व इतर कलम २० ( ४)/ सहसंपुवि/ २५५/ २०२०.-- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या 
प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी 
कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस 
१८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत (यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना" असे संबोधले आहे ) मौजे पेरणे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
येथील ग. नं . ९ ०५ पै., ९ ०७, ९ १९/ १, ९ १९/ २, ९ २० , ९ २१, ९ २३ , ९ २४ , ९ २५ व ९ २६ एकूण क्षेत्र १४.१८ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " 
असे संबोधले आहे ) शेती तथा नाविकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वर नमूद शासन निर्णयानुसार गठित "प्रस्ताव छाननी समिती " चे (यापुढे " उक्त समिती" असे संबोधले आहे) सदर जागा शेती 
तथा नाविकास विभागातून रहिवास विभागात , काही अटींचे अधीन राहून समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, असे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कमल २० च्या पोट - कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक , 
नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी क्रमांक प्रा.यो. पुणे/ मौजे पेरणे/ ता. हवेली / ग.नं . ९०५ पै. व इतर /कलम २० ( ३)/ सहसंपुवि/ १०७० , दिनांक २७ मे 
२०१६ अन्वये आम जनतेच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध केली असून सदर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , पुणे 
विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक जून ९ ते १५ , २०१६ रोजी पृष्ठ ३ ते ४ वर प्रसिद्ध केलेली आहे आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर संबंधितांना 
सुनावणी देऊन निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना नियुक्त करण्यात आले आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून उक्त जमीन काही अटीस अधीन राहून शेती तथा नाविकास विभागातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेच्या फेरबदल प्रस्तावास उक्त समितीने तत्वत :मंजुरी दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अटींनुसार जमीनधारकांनी शासन निर्णयाप्रमाणे भरावयाची अधिमूल्याची रक्कम रुपये २,६ ९, ०५,००० एक वर्षाचे 
विहित कालावधीमध्ये शासकीय कोषागारात जमा न केल्यामुळे उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे आवश्यक असल्याचे उक्त समितीचे मत 
झाले आहे. 

आता त्याअर्थी, सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये व त्याअनुषंगाने इतर अधिकारांचा वापर 
करून, उक्त प्रादेशिक योजनेतील , उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे . 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक, नगर रचना, 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, ५ फेब्रुवारी २०२०. 


९ 


३ 


४ 


-- 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Noticification 
No. R. P. Pune/Mouje Perne/ Tal. Haveli/ G . No. 905 (pt.) and others /Section 20 (4 ) /JDTP/255/2020. 
Whereas, the Government vide Resolution NO.TPS 1815 /CR- 49/ 15 / UD- 13, dated 6th May 2015 has 
issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(hereinafter referred to as " the said Act") regarding the procedure to be followed under Section 20 
of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans 
under the said Act ; 

and whereas , land admeasuring about 13.386 hectare bearing Gat Nos . 905 pt., 907 , 919/1 , 
919/2 , 920 , 921, 923, 924 , 925 and 926 of Mouje Perne , taluka- Haveli, district- Pune (hereinafter referred 
to as " the said area ") is included in " Agriculture and No Development Zone" in the sanctioned Regional 
Plan of Pune (hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ); 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " ( hereinafter referred to as "the said committee " ) 
established under the above mentioned Government Resolution , was of the opinion that the said area 
be deleted from " Agriculture and No Development Zone " and be included in " Residential Zone " subject 
to certain conditions; 


. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


११ 


, 


and whereas, in pursuant to the above , a notice bearing No. R. P. Pune/Mouje Perne/Tal. Haveli/ 
G.No. 905 pt . and other/ Section 20 ( 3)/ JDTP/ 1070 , dated: 27th May 2016 regarding , the proposed 
modification under sub -section ( 3 ) of the Section 20 of the said Act, was published by Joint Director 
of Town Planning, Pune Division , Pune which appeared in the Maharashtra Government Official 
Gazette , Part-l, Pune Division Supplement, dated June 9th to 15th , 2016 on pages 3 and 4 for inviting 
suggestions and /or objections from the general public and the Assistant Director of Town Planning, 
Pune Branch, Pune was appointed as Officer ( hereinafter referred to as "the said Officer ") to hear 
suggestions and/or objections and submit his report to the undersigned ; 

and whereas, after considering the report submitted by the said Officer, " the said Committee " 
had principally approved the proposed modification to include the said area into "Residential Zone" 
from "Agricultural and No Development Zone", subject to certain conditions ; 

and whereas , as per the condition , the amount of premium Rs.2,69,05,000 required to be paid 
as per the Government Resolution is not deposited by land owner in Government Treasury , within 
stipulated period of one year, the said Committee is of the opinjon that the proposed modification 
be rejected . 

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub - section ( 4) of Section 20 of the said 
Act, the Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune hereby refuses to accord sanction 
to the said modification ; 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune. 
Pune, 5th February 2020 . 


. 


६ 


" 


" 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा. यो. पुणे / मौजे लोणीकंद व बकोरी/ ता. हवेली/ ग. नं . १२८, १३२ व इतर / कलम २० (४)/ सहसंपुवि/ २९ १/२०२० .-- ज्याअर्थी, राज्यात 
मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे) चे कलम २० 
अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम -१५४ अन्वये शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र.क्र ४९/ १५ / नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत . (यापुढे ज्यास " उक्त निर्देश" असे संबोधले 
आहे); आणि ज्याअर्थी, मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत ( यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना " असे संबोधले आहे) मौजे लोणीकंद व बकोरी, तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे येथील मौजे लोणीकंद गट नं . १२८ , १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १८७ पै. आणि मौजे बकोरी गट नं. २५८ पै. २५९ 

पै. एकूण क्षेत्र १५.१९ 

हेक्टर 
क्षेत्र (यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे.) शेती तथा नाविकास विभागात समाविष्ट आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी " शेती तथा नविकास" विभागातून वगळून रहिवास विभागात काही अटींचे अधीन राहून समाविष्ट करणे आवश्यक 
असलेचे शासनाचे मत झाले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट - कलम ३ मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या नगर 
विकास विभागाने क्रमांक टिपीएस -१८१२ / ४९ ३ / प्र.क्र . ९ ७/ १२ / पुनर्बाधणी क्र . ४७/ नवि-१३ , दिनांक २१ मे २०१५ अन्वये उक्त क्षेत्र रहिवास विभागात 
समाविष्ट करणेकरिता आम जनतेच्या सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक, पुणे विभागीय पुरवणी, ११ जून 
२०१५ रोजी पृष्ठ क्र . १ ते ४ वर सूचना प्रसिद्ध केलेली आहे, आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देणेसाठी व उक्त निदेशातील 
धोरणानुसार फेरबदलाची पुढील कार्यवाही करणेसाठी सहसंचालक , नगररचना, पुणे विभाग, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. (यापुढे ज्याचा 
उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे .) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून उक्त शासन निदेशातील प्रस्ताव छाननी समिती ने दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजीच्या बैठकीत उक्त जमिनी काही अटीस अधीन राहून शेती तथा नाविकास विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेच्या फेरबदल 
प्रस्तावास तत्वत : मंजूरी दिली होती; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त पैकीच्या अटींनुसार जमीन धारकांनी प्रक्रिया शुल्क, प्रसिद्ध शुल्क व अधिमूल्य अशी एकूण रक्कम रुपये ५,२६,६६,० ९ ६ 
एक वर्षाचे विहित कालावधीमध्ये शासकीय कोषागारात जमा न केल्यामुळे उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करणे आवश्यक असल्याचे दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०१९ रोजीचे बैठकीत उक्त समितीचे मत झाले आहे. 


ते 


१७ जून 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० 


२६, २०२० / फाल्गुन १ 


6 , 


शके १ ९ ४१ 


आता, त्याअर्थी, सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे हे उक्त अधिनियमाचे कलम २० (४) अन्वये व त्याअनुषंगाने इतर अधिकारांचा वापर 
करून उक्त प्रादेशिक योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे. 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक, नगर रचना, 

पुणे विभाग, पुणे. 


yot , 30 


जानेवारी 

2020 . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Notification 


No. R. P. Pune/Mouje Lonikand and Bakori/Tal. Haveli/G . No. 128 , 131 and others /Section 20 
(4 )/JDTP/191/2020.-Whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR - 49 /15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act ") regarding the procedure to be followed under 
Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans under the said Act (hereinafter refered to as " the said directives ") ; 

and whereas , land admeasuring about 15.19 hectares bearing Gat Nos . 128 , 131 pt. 132 pt. , 
133 pt., 187 pt., of Mouje Lonikand and G.Nos. 258 pt. 259 pt. of Mouje Bakori, taluka Haveli , district 
Pune (hereinafter referred to as " the said area ") is included in Agriculture and No Development Zone 
in the sanctioned Regional Plan of Pune (hereinafter referred to as " the said Regional Plan "); 

and whereas, the Government in Urban Development Department, was of the opinion that the 
said area be deleted from Agriculture and No Development Zone be included in Residential Zone 
subject to certain conditions ; 

and whereas , in pursuant to the above , a notice bearing No. TPS- 1812 /493 /CR - 97 / 12 / 
Reconstruction No. 47 /UD - 13 , dated 21st May 2015 regarding the proposed modification under sub 
section (3) of the Section 20 of the said Act , was published by the Government in Urban Development 
Department which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Part I, Pune Division 
Supplement, dated June 11th to 17th , 2015 on pages 1 to 4 for inviting suggestions and/or objections 
from the general public and the Joint Director of Town Planning, Pune Division was appointed as 
Officer (hereinafter referred to as " the said Officer") to hear suggestions or objections and thereafter 
for carrying out further process as laid down in said directives ; 

and whereas, after considering the report submitted by the said Officer, " the said Committee" 
constituted under the said directives in its meeting held on 14th February 2018 had principally 
approved the proposed modification to include the said area into Residential Zone from " Agricultural 
and No Development Zone" and be included in "Residential Zone", subject to certain conditions ; 

and whereas, as per one of the conditions , the total amount of processing fee , publication fee 
and premium of Rs. 5,26,66,096 is not deposited by land owner in Government Treasury , within 
stipulated period of one year , the said Committee found it expedient in its meeting held on 5th 
September 2019 that the proposed modification be rejected. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub -section ( 4 ) of Section 20 of the said 
Act, the Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune hereby refuses to accord sanction 
to the said modification . 


) 


AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune . 


Pune, 30th January 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


१३ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा . यो . पुणे/ मौजे मुगावडे/ ता . मुळशी/ ग. नं. १११, ११६ व इतर /कलम २० (४) /सहसंपुवि / ३०८/ २०२० .-- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५ /प्र. क्र . ४९/ १५/ नवि -१३, 
दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी,मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे मुगावडे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १११, ११६, ११७ , ७६४ पै., ७६५ , 
७६६, ७६७, ७६८ पै., ७६ ९ पै. , ८११ पै., ८१२, ८१४, ८१७ , ८१८ , ८२० , ८२२, ८२४ , ८२५ , ८२६ पै., ८२७, ८२९ , ८३० , ८३१ , ८३६, ८३८ , 
८४० पै ., ८४३ पै., ८४५ , ८४७, ८४८ , ८४ ९ , ८५०, ८५२ , ८५३, ८५४ , ८५७, ८५ ९, ८६१ असे एकूण १७.६४६६ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त 
जमिनी " असे संबोधले आहे ) " शेती व नाविकास " विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी काही अटींसापेक्ष " शेती व नाविकास" विभागातून वगळून "रहिवास" विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक 
असल्याचे वर नमूद शासन निर्णयानुसार गठित " प्रस्ताव छाननी समिती" चे मत झाले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कमल २० च्या पोट- कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत सहसंचालक , 
नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे यांनी क्रमांक प्रा.यो.पुणे/मौजे मुगावडे/ ता . मुळशी/ न.नं . १११ , ११६ व इतर / कलम २० (३)/ सहसंपुवि / २८७, दिनांक २१ 
फेब्रुवारी २०१८ अन्वये आम जनतेच्या सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध केलेली असून सदर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , 
पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ ते ७, २०१८ रोजी पृष्ठे ७ व ८ वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे आणि प्राप्त होणाऱ्या सूचना / 
हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन निम्नस्वाक्षरीकारांना अहवाल सादर करण्याकरिता सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांना 
नियुक्त करण्यात आले होते ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिकारी " असा करण्यात आला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालाचा विचार करून उक्त जमिनी, काही अटींसापेक्ष " शेती व नाविकास " विभागातून वगळून 
" रहिवास " विभागात समाविष्ट करणेस "प्रस्ताव छाननी समिती " ने तत्त्वत : मंजुरी दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जमीनधारकांनी यासंबंधाने आवश्यक अधिमूल्य व शुल्काचा भरणा शासकीय कोषागारात केला आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ४ चे शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , सहसंचालक , नगर रचना, पुणे विभाग , पुणे 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २५ नोव्हेंबर १ ९९ ७ च्या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिर्देश देत आहे. 

नोंद 
मौजे मुगावडे, तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १११ , ११६ , ११७, ७६४ पै., ७६५, ७६६, ७६७, ७६८ पै., ७६ ९ पै., ८११ पै ., 
८१२, ८१४, ८१७, ८१८ , ८२० , ८२२ , ८२४, ८२५, ८२६ पै., ८२७, ८२९ , ८३० , ८३१, ८३६, ८३८ , ८४० पै., ८४३ पै., ८४५ , ८४७, ८४८ , 
८४९, ८५० , ८५२ , ८५३ , ८५४ , ८५७, ८५९ , ८६१ असे एकूण १७.६४६६ हेक्टर ही जमिनी नकाशात दर्शविल्यानुसार " शेती व नाविकास " 
विभागातून वगळून " रहिवास" विभागामध्ये खालील अटींसापेक्ष समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


१ 


अटी : -- 


( १ ) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर 
बंधनकारक राहतील . 

( २) जलसंपदा विभागाचे दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेदिनांक ८ डिसेंबर २०१७ चे पत्रातील सर्व अटींची पूर्तता 
करणे जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहील . 

(३) प्रस्तावित क्षेत्रातील नैसर्गिक नाले / ओहोळ असल्यास नैसर्गिक नाल्याचा प्रवाहमार्ग बुजविले अगर वळविले जाणार नाहीत याबाबतची 
खबरदारी घेणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक असेल. 

( ४) प्रस्तावाखालील जागेतून जाणाऱ्या नाल्यापासून जलस्रोत अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने या नैसर्गिक स्रोतापासून दोन्ही बाजूस ९ मीटर रुंदीची 
जागा कायमस्वरूपी खुली ठेवणे अर्जदार यांचेवर बंधनकारक असून या क्षेत्रामध्ये रेखांकन परवानगी घेताना नियमानुसार आवश्यक खुली जागा व 
सुविधा क्षेत्र अनुज्ञेय होणार नाही. रेखांकनास मंजुरी देतेवेळी या आवश्यक ९ मीटर रुंदीच्या कायमस्वरूपी खुल्या जागेलगत नियमानुसार आवश्यक 
खुली जागा संलग्नतेने प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील . 

( ५) अर्जदार यांनी टेकड्यांचे अनुषंगाने सादर केलेले दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे प्रतिज्ञापत्र अर्जदार यांचेवर बंधनकारक राहील . 

प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमिनी दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयात उपलब्ध राहील . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १९ ४१ 


(i) सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे. 
(ii) YU HENRYCOT facity PUI, qut . 


अविनाश पाटील, 
सहसंचालक , नगर रचना, 

gut fahrt, gut . 


पुणे , १२ फेब्रुवारी २०२० . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


Notification 


No. R. P. Pune/Mouje Mugawade /Tal. Mulshi/G . No. 111, 116 and others / Section 20 (4 )/ JDTP / 
308 /2020.— Whereas , the Government vide Resolution No. TPS 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th 
May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas , land admeasuring 17.6466 hectares bearing Gat Nos. 111, 116 , 117 , 764 pt., 765 , 
766 , 767, 768. pt., 769 pt., 811 pt., 812 , 814 , 817 , 818 , 820 , 822 , 824 , 825 , 826 pt., 827 , 829 , 830 , 
831, 836 , 838 , 840 pt., 843 pt., 845 , 847 , 848 , 849, 850 , 852, 853, 854 , 857 , 859 and 861 of Mouje 
Mugawade , taluka Mulshi, district Pune (hereinafter referred to as " the said area " ) is included in 
Residential Zone in the sanctioned Regional Plan of Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , was of the opinion that the said lands , should be deleted from " Agricultural 
and No Development Zone" and should be included in "Residential Zone" , to certain conditions; 

and whereas , in pursuant to the above , a notice bearing No. R. P. Pune/Mouje Mugawade / Tal. 
Mulshi/G .Nos. 111, 116 and others /Section 20 (3 )/ JDTP /287 , dated 21st February , 2018 regarding the 
proposed modification under sub -section (3 ) of the Section 20 of the said Act, was published by 
Joint Director of Town Planning , Pune Division , Pune which appeared in the Maharashtra Government 
Official Gazette , Part -l, Pune Division Supplement, Thursday to Wednesday dated March 1st to 7th , 
2018 on pages 7 and 8 , for inviting suggestions and / or objections from the general public and 
the Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune was appointed as Officer (hereinafter 
referred to as " the said Officer" ) to hear suggestions and /or objections and submit his report to the 
undersigned ; 

and whereas, after considering the report submitted by the said Officer, the " Proposal Scrutiny 
Committee" established under the above mentioned Government Resolution , has principally approved 
the change of use of the said land from " Agricultural and No Development Zone" to " Residential Zone" 
subject to certain conditions ; 

and whereas, the Owner has deposited necessary premium and charges in the Government 
Treasury in this regard . 

Now therefore , in exercise of the powers under sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act 
delegated to him by the Government, Joint Director of Town Planning, Pune Division , Pune, hereby 
sanctions the proposed modification and for that purpose directs that in the Schedule of Modifications 
appended to the Notification dated the 25th November 1997 sanctioning the said Regional Plan , after 
the last entry , the following new entry shall be added . 


Entry 


The allocation of land bearing Gat No. 111, 116 , 117 , 764 pt. , 765 , 766 , 767 , 768 pt., 769 pt., 
811 pt., 812 , 814 , 817 , 818 , 820 , 822 , 824, 825 , 826 pt., 827 , 829 , 830 , 831, 836 , 838, 840 pt., 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


१५ 


843 pt. , 845, 847, 848, 849 , 850 , 852 , 853, 854, 857 , 859 and 861 of Mouje Mugawade, taluka Mulshi , 
district Pune is changed from " Agricultural and No Development Zone " and be included in "Residential 
Zone" , as shown on Plan subject to the following conditions. 
Conditions. 

(1) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015 , 4th January 
2016 shall be binding on the Land Owner/Developer. 

(2 ) Conditions prescribed by the Irrigation Department and Public Works Department vide letters 
dated 9th August 2017 and 8th December 2017 respectively shall be binding on the land owner | 
developer. 

(3 ) It shall be binding on the Land Owner / Developer to keep the flow of natural nala undisturbed 
and should be not closed it by filling . 

( 4) 9.0 mtrs . wide strip on both side of nala should be kept open and required open space 
and amenity space as per Development Control and Promotional Regulations should not be 
permissible in such 9 mtrs . strip and at the time of layout permission , required open space should 
be proposed contiguous to this 9.0 mtrs . wide strip . 

(5 ) The affidavit submitted by the Applicant on 24th September 2019 pursuant to the hills shall 
be binding on him . 

The part plan showing the lands under the sanctioned modification shall be made available for 
inspection to the general public during office hours on all working days at the following offices. 

(i) Assistant Director of Town Planning , Pune Branch , Pune. 
(ii ) Pune Metropolitan Regional Development Authority , Pune. 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning , 

Pune Division , Pune . 
Pune, 12th February 2020 . 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक प्रा . न.र.यो.क्र . ६ , उरुळी देवाची, क्र . ९ , फुरसुंगी, क्र . १० फुरसुंगी/मुदतवाढ/ कलम ६१/ सहसंपुवि /२७८/ २०२० .--ज्याअर्थी, पुणे 
महानगरपालिका, पुणे ( त्यापुढेयाचा उल्लेख " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे. ) यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियमाच्या (यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) कलम ६० (१) अन्वये प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ६ उरुळी देवाची, 
प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक ९, फुरसुंगी, प्रारूप नगर रचना योजना क्रमांक १०, फुरसुंगी यातील समाविष्ट क्षेत्राची नगर रचना योजना (यापुढे 
त्याचा उल्लेख “ उक्त नगर रचना योजना ” असा केला आहे.) तयार करणेचा इरादा, ठराव क्रमांक ११६१, दिनांक १ मार्च २०१९ अन्वये घोषित केला 
आहे. उक्त अधिनियमाचे कलम ६० (२) अन्वये उक्त ठरावाचे प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ९ मार्च २०१९ पृष्ठे १ ते ३ वर केले 


१ 


१ 


आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमातील कलम ६१ (१) मधील तरतुदीअन्वये उक्त नगर रचना योजनेचा इरादा जाहीर 
केलेल्या दिनांकापासून नऊ महिन्यांच्या कालावधीत किंवा उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (३) मधील तरतुदीअन्वये वाढविलेल्या कालावधीत तयार करून 
प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने त्यांचे पत्र क्रमांक १४६४८ , दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ अन्वये त्यात नमूद कारणास्तव सहसंचालक , नगर 
रचना , पुणे विभाग, पुणे यांना लोकसभा, पुणे महानगरपालिका पोटनिवडणूक व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा आदर्श आचारसंहितेचा कालावधी 
मूळ मुदतीमधून वगळून उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ (३) नुसार उक्त नगर रचना योजना तयार करून प्रसिद्ध करणेसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ 
अपेक्षिली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १४८ क अन्वये लोकसभा, पुणे महानगरपालिका निवडणूक व विधानसभा निवडणुकीच्या आदर्श 
आचारसंहितेचा कालावधी वगळणेच्या तरतुदींनुसार , उक्त नगर रचना योजना तयार करणेच्या विहित कालावधीमधून लोकसभा, पुणे महानगरपालिका 
पोटनिवडणूक, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक यांच्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळल्यानंतर उक्त प्रारूप नगर रचना योजना तयार करून प्रसिद्ध 
करणेचा अंतिम दिनांक २० एप्रिल २०२० हा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, व्यापक , जनहितार्थ, उक्त प्रारूप नगर रचना योजना तयार करून प्रसिद्ध करणेसाठी विहित कालावधीमध्ये वाढ करणे आवश्यक 


आहे ; 


9 € 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० 


२६, २०२० / फाल्गुन १ 


6 , 


शके १ ९ ४१ 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १५१ अन्वये शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१३ /३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर 
२०१६ नुसार प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून, सहसंचालक , नगर रचना , पुणे विभाग, पुणे याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६१ ( ३) अन्वये, उक्त 
नगर रचना योजना तयार करून प्रसिद्ध करणेसाठी दिनांक २० एप्रिल २०२० पासून पुढे तीन महिन्यांची म्हणजेच दिनांक १९ जुलै २०२० पर्यंत त्या 
दिवसांसह मुदतवाढ देणेत येत आहे. 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक, नगर रचना, 

qut furt, gut . 
qut, & tant 2020 . 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notification 
No. D.TPS No. 6 Uruli Devachi, D.TPS No. 9 Fursungi, D.TPS No. 10 Fursungi /Extn / Section 
61/JDTP /278 /2020.— Whereas, the Pune Municipal Corporation , Pune being the Planning Authority 
(hereinafter referred to as "the said Municipal Corporation ") in exercise of the powers vested in it 
under sub -section ( 1) of Section 60 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as " the said Act") by its Resolution No. 1161, dated 1st March 2019, declared 
its intention to prepare the Draft Town Planning Scheme, No. 6 Uruli Devachi, Draft Town Planning 
Scheme, No.9 Fursungi and Draft Town Planning Scheme, No. 10 Fursungi (hereinafter referred to 
as " the said draft schemes") for the area comprised in that schemes and published the declaration 
so made in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 60 of the said Act in the 
Maharashtra Government Gazette , dated 1st March 2019 on pages 1 to 3 . 

and whereas, in accordance with the provisions of sub -section ( 1 ) of Section 61 of the said 
Act , the said Municipal Corporation has to prepare and publish the said draft scheme not later than 
nine months from the date of declaration of intention to prepare the said draft schemes or within 
such further period as may be extended by the Government, under the provisions of sub -section 
( 3 ) of Section 61 of the said Act ; 

and whereas, the said Municipal Corporation by its letter No. 14648 , dated 21st December 2019 
for the reasons mentioned therein has requested the Joint Director of Town Planning , Pune Division , 
Pune to exclude the period of model code of conduct of the General Election of Parliament, by election 
of Pune Municipal Corporation and election of Maharashtra Legislative Assembly from original time 
limit and also to extend the period for preparing and publishing the said draft schemes , under the 
provisions of sub - section (3 ) of Section 61 of the said Act , by a further period of three months ; 

and whereas, in accordance with the provision of Section 148 A of the said Act, from the 
stipulated time limit, time due to enforcement of model code of conduct of General Election of 
Parliament, by- election of Pune Municipal Corporation & Maharashtra Legislative Assembly , by the 
Election Commission of India shall be excluded . After excluding the time of enforcement of the said 
model code of conduct of General Election of Parliament, by -election of Pune Municipal Corporation 
and Legislative Assembly , the said draft schemes has to published upto dated 20th April 2020 ; 

and whereas, in view of the reasons mentioned it is found expedient to extend the period for 
preparation and publication of the said draft scheme by a period of three months from 20th April 
2020 to 19th July 2020 in the larger public interest. 

Now , therefore , in exercise of the powers delegated to undersigned under the Government 
Notification in Urban Development Department, No. TPS - 1813 /3211/C.R . 508 /UD - 13 , dated 1st 
December 2016 and all other powers enabling it in that behalf , the Joint Director of Town Planning, 
Pune Division , Pune hereby extends under sub -section ( 3) of Section 61 of the said Act, the period 
for preparing and publishing the said draft scheme by a further period of three months from 20th 
April 2020 i.e. upto and inclusive of 19th July 2020 . 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 
Pune , 6th February 2020 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


१७ 


लवाद 


महाळुगे -माण नगर रचना योजना क्रमांक १ तथा सहायक संचालक , नगर रचना, 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे यांजकडून 
नगर रचना योजना, महाळुगे -माण क्रमांक १ (प्रारूप- अंतिम ) 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नरयो - लवाद/ प्रशा/ प्र. क्र . १/ १२-१८ / ९ ३० / २०२० . – महाराष्ट्र नगर रचना योजना नियम , १ ९ ७४ मधील नियम , १३ (९) अन्वये नोटीस 
देण्यात येते की, खालील सही करणाऱ्यांनी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम ७२ (३), (५), (६), (७) अन्वये 
महाळुगे- माण नगर रचना योजना क्रमांक १ ( अंतिम) योजना तयार केलेली आहे. वरील अंतिम योजना आज दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी या 
कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

सदर अंतिम नगर रचना योजना, लवाद यांचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , स. क्र . १५२-१५३, महाराजा सयाजीराव गायकवाड 
उद्योग भवन , रूम नंबर ३०४ , तिसरा मजला, औंध, पुणे -४११०६७ येथील कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेला अवलोकनार्थ उपलब्ध करण्यात 
आलेली आहे . 

वरील नगर रचना योजनेतील भूखंडाबाबतचे लवादाचेनिर्णय हितसंबंधित व्यक्तींना नमुना ५ मध्ये स्वतंत्रपणे कळविण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ मधील कलम ७४ ( १ ) अन्वये लवादाच्या अशा निर्णयामुळे (नियोजित प्राधिकरणसुद्धा) 
कोणी बाधित झाले असल्यास व त्याबाबत न्यायाधिकरणाकडे(ट्रिब्युनल ऑफ अपील) अपील अर्ज करावयाचा असल्यास , वरील निर्णय त्यांना 
कळविल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांचे आत, आपले अर्ज तीन प्रतींमध्ये लवाद यांचे कार्यालयात वरील पत्त्यावर सादर करावेत , म्हणजे ते अपील 
न्यायाधिकरणाकडे पुढील योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतील. 

धनंजय खोत , 
लवाद, महाळुगे -माण नगर रचना योजना क्रमांक १ तथा 

सहायक संचालक , नगर रचना 
पुणे , १४ फेब्रुवारी २०२०. 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , पुणे. 


BY ARBITRATOR , T.P. SCHEME , MAHALUNGE -MAAN NO . 1 AND 

THE ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , PMRDA , PUNE 
Mahalunge -Maan Town Planning Scheme No. 1 ( Final Draft) 


Public Notice 


क्रमांक नरयो- लवाद/ प्रशा/ प्र. क्र . १ / १२-१८ / ९ ३०/ २०२०.-It is hereby notified as required by rule 13 ( 9 ) of the 
Maharashtra Town Planning Schemes Rules, 1974 that the undersigned has on this 14th February 2020 
day has published the Town Planning Scheme, Mahalunge -Maan No. 1 (Final) in the respect of the Draft 
Town Planning Scheme, Mahalunge -Maan No.1 as drawn up under the provisions of Section 72 ( 3 ), (5 ), 
(6 ), (7) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

The Final Scheme as drawn up by him , is kept open for inspection of the public during office hours 
on all working days in the office of the Arbitrator, Town Planning Scheme, Mahalunge -Maan No.1 at Sr. 
No. 152-153 , Maharaja Sayajirao Gaikwad Udyog Bhawan , Room No. 304, Third Floor, Aundh , Pune 
411067 . 

Relevant decision of the Arbitrator in respect of the plots within the said Scheme are being 
communicated to the interested parties concerned independently in FORM -5 . 

As provided under Section 74 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , any 
party including the Planning Authority i. e . PMRDA , Pune aggrieved by the decisions may , within two 
months from the date of communicating the decisions , apply ( in triplicate ) to the Arbitrator, in order to 
make a reference to the Tribunal of Appeal for decision on Appeal. 

DHANANJAY KHOT , 
Aribitrator, T.P. Scheme, Mahalunge -Maan No. 1 

and the Assistant Director of Town Planning, 
Pune, 14th February 2020 . 

PMRDA, Pune. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नमुना - १ - अ ) 


म्हणून 


३ 


. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ च्या कलम १२६ , पोट-कलम ( ४) सह भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ अन्वये जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी जारी करावयाची घोषणा. 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलबी-२/ कावि -३/ २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र ३७ ) (यापुढे " उक्त नगर रचना अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ३१, पोट- कलम (१) अन्वये पुणे 
महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८१५/ २०९/प्र. क्र . ६९/ 
ईपी मंजुरी/ नवि-१३, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक मार्च२२-२८, २०१८ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी ( यापुढे " उक्त जमिनी " म्हणून संबोधिलेल्या ) उक्त विकास योजनेत या आरक्षणाच्या 
( आरक्षण क्रमांक MU and AG -२) म्युझियम अॅण्ड आर्ट गॅलरी व १२ मीटर रुंदीचा पोहोच रस्त्याच्या प्रस्तावाने बाधित होत आहे (यापुढे " उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजन" संबोधिलेल्या); 

आणि ज्याअर्थी, महानगरपालिकांची (यापुढे "महानगरपालिकांची" म्हणून संबोधिलेल्या) उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलमाने नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून (यापुढे " उक्त महानगरपालिका" म्हणून संबोधिलेली) उक्त नगर रचना अधिनियमाचे कलम १२६, पोट- कलम ( १) अन्वये उक्त 
जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पत्र क्रमांक एलएएम/ ओ/ 
१८०४ अन्वये अर्ज केलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १५१, पोट -कलम (१ ) 
खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -२१७५/ ५१०६ / नवि -७, दिनांक ३ मार्च१९ ७ ९ अन्वये, उक्त मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट - कलम ( १), (२) व (४) खालील राज्य 
शासनाने वापरावयाच्या शक्ती त्या - त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मधील अध्यादेश क्रमांक १७ अन्वये उक्त नगर रचना अधिनियम , अंतर्गत विकास योजनेतील 
आरक्षित जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ (यापुढे " उक्त भूसंपादन अधिनियम " म्हणून संबोधलेला) मधील कलम ४ ते १५ ला सूट दिली आहे. सदरचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्र . टीपीएस-१८१९/ १७ ९ ६/ प्र. क्र . २९ ८/ 
१८ / नवि 

दिनांक ८ मार्च२०१९ अन्वये " उक्त नगर रचना अधिनियमामधील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये उक्त 
अधिनियमातील कलम १२५ १२६ 

मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ (१), कलम १६ यासोबतच परिशिष्ट २ 
व ३, तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत " अशा सूचना दिल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, पुणे यांची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन कायद्यानुसारची नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त पुणे 
महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट - कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली घोषणा करावयाची कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक टीपीएस-२१७५ / ५१०६/ नवि -७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७ ९ 
अन्वये प्रदत्त करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट -कलम ( ४) सह उक्त भूसंपादन अधिनियमाचे 
कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदींन्वये यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

उक्त भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, पुणे उक्त भूसंपादन अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५, पुणे मनपा क्षेत्रीय कार्यालय इमारत, तिसरा मजला, स्टेट बँक 

ऑफ इंडियाचे वर , टिळक रोड, पुणे-४११ ००२ (यापुढे " भूसंपादन अधिकारी" म्हणून संबोधलेला ) यांना आदेश क्रमांक पीएलसी/ सीआर -१३२ /१८ , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ अन्वये पदनिर्देशित केलेले आहे ; 

त्याप्रमाणे उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबतची कार्यवाही आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी व 
ताब्यात घ्यावी, असे निदेश देण्यात येत आहेत . 


-१३, 


ते 


ते 


१८ 


-- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


अनुसूची- एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका पुणे शहर , गाव मौजे संगमवाडी, येरवडा 
सिटी सर्व्ह भूसंपादनाखालील नियोजन प्राधिकरणाने यापूर्वीच भूसंपादनाखालील 
नंबर क्षेत्र परस्पर ताब्यात घेललेले 

क्षेत्र 
क्षेत्र 


अ . 


मिळकतीचा 
सर्व्हे नंबर 


क्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


५ 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


५१ पै. 


३३६४ पै. 


३३८५ 


३३८५ 


२ 


५२ / १/ १ - अ पै . 


३३६६ पै . 


८ ९ ५ 


-- 


८ ९ ५ 


३ 


५२ / १/ १ - ब पै. 


४ 


५२/ १ - अ पै . 


५ 


५२/ १ - ब पै . 


६ 


५२ / ३ - अ पै . 


७ 


५२/ ३ - ब पै. 


८ 


५४/१ पै. 


३३६३ पै. 


१७७२० 


-- 


१७७२० 


५४/२ पै . 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


-- 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे संगमवाडी, येरवडा येथील पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील ( MU and AG -२) " म्युझियम अॅण्ड आर्ट गॅलरी 
व १२ मीटर रुंदीचा पोहोच रस्ता " या आरक्षणासाठी सर्वे क्रमांक ५१ पै., ५२ पै. व ५४ पै. येथील बाधित क्षेत्राचे भूसंपादन करणेबाबत . 
प्रकल्प कामाचेवर्णन : "( MU and AG - २) म्युझियम अॅण्ड आर्ट गॅलरी व १२ मीटर रुंदीचा पोहोच रस्ता ". 
समाजाला होणारा लाभ : पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा ( आर्थिक, रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात). 
प्रकल्पाखालील जागेची सद्य:स्थिती : जागेवर झाडे व उर्वरित जागा मोकळी आहे. 


-- 


टीप : उक्त जमिनींचे नकाशा निरीक्षण विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५, पुणे, मनपा क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , तिसरा मजला, स्टेट बँक 
ऑफ इंडियाचे वर , टिळक रस्ता, पुणे-४११ ००२ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत करता येऊ शकेल . 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, १४ फेब्रुवारी २०२० . 


मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) पुणे यांजकडून 


क्रमांक ब/ कक्ष-४/ ४(२ )/ जमीन / जनरल-१५/ १ ९-२० / ६२८/ शुद्धिपत्रक .-- मुख्य वनरक्षक (प्रादेशिक) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक 
ब /कक्ष-४/ ४ (२)/ जमीन / जन -१५/कलम-४/ १९ -२०/ ५३४ , दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र खाजगी ( वने) संपादन अधिनियम , 
१ ९ ७५ अंतर्गत संपादित झालेल्या व कलम ३५ (१) व ३५ ( ३) अंतर्गत खाजगी संपादित वनजमिनी दिनांक ३० ऑगस्ट १९ ७५ पासून 
मानीव राखीव वने म्हणून घोषित झालेल्या वनजमिनींची प्रारूप अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये 
दिनांक जानेवारी ९ -१५ , २०२० रोजी पृष्ठे ४२७ ते ६३० वर प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात 
येत आहे. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


शुद्धिपत्रक 


दिनांक ९ जानेवारी २०२० च्या अधिसूचनेच्या पृष्ठ ४२७ च्या दुसऱ्या ओळीत " Draft Notification " ऐवजी " Final Notification " 
असे वाचावे 


Corrigendum 


In the Gazette Notification of 9th January 2020 in line 2 on page 427 " Final Notification " must be read instead 


of " Draft Notification." 


विवेक खांडेकर, 


मुख्य वनसंरक्षक ( प्रा . ), 

पुणे. 


पुणे , १७ फेब्रुवारी २०२० . 


मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक १, दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये पारित केलेला आहे . 


अध्यक्ष , नगरपरिषद यांजकडून 

चाकण नगरपरिषद , चाकण 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 

कलम २६ ( १) अन्वये चाकण शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे 
प्रसिद्धीकरण. 


त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना// हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 

सदरहू 
योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांत उपलब्ध आहेत . 


सूचना 


, 


( १) मुख्याधिकारी , चाकण नगरपरिषद, चाकण . 


- 


( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे. 


क्रमांक प्रा.वि.यो. चाकण /कलम २६ (१) ३६९ ८ / २०२० .-- ज्याअर्थी, 
चाकण नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ), 
तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापुढे " उक्त क्षेत्र" असे उल्लेखलेली), 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे 
" उक्त अधिनियम " असे निर्देशिलेली), चे कलम २१ ( २) चे अनुषंगाने 
कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना, चाकण (यापुढे 
" उक्त प्रारूप विकास योजना" असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा, 
ठराव क्रमांक २, दिनांक २१ मार्च २०१७ अन्वये जाहीर करून 
त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, पुणे विभाग, पुरवणी भाग 
मध्ये दिनांक मे ४-१०, २०१७ रोजी पृष्ठे ८ व ९ वर प्रसिद्ध केली 


उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , चाकण 
नगरपरिषद, चाकण यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात. 
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/ 
हरकती विचारात घेतल्या जातील. 


१ 


आहे ; 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क 
आकारून चाकण नगरपरिषद, चाकण कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस 
अनुसरून चाकण नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , पुणे शाखा, पुणे यांची 
"नगर रचना अधिकारी " म्हणून आदेश क्रमांक १०७४ , दिनांक ११ ऑगस्ट 
२०१७ अन्वये नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांनी , 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार 
केल्यानंतर, उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे पत्र क्रमांक १८ , दिनांक २४ जून २०१९ 
अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी 
हस्तांतरित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 


शेखर श्रीराम घोगरे , 


नगराध्यक्ष , 
चाकण नगरपरिषद , चाकण, 


चाकण , १८ फेब्रुवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


submitted to the Chief officer, Chakan Municipal 
Council, within the period of 30 days from the date 
of publication of the Notice in Maharashtra Govt. 
Gazette . Suggestions /objections received by the 
Municipal Council within the period of the 30 days 
from the date of publication of this Notice in 
Maharashtra Government Gazette shall only be 
considered . 

The copies of the said Draft Development Plan 
and particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the office of the Chakan 
Municipal Council. 


- 


SHEKHAR SHRIRAM GHOGARE , 

President, 
Chakan Municipal Council, 

Chakan. 


Chakan , 18th February 2020 . 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 

इचलकरंजी नगरपरिषद , इचलकरंजी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 


३७ ( १) अन्वये. 


BY PRESIDENT 
Chakan Municipal Council, Chakan 
publication of draft Development Plan of Chakan , 

under Section 26 ( 1) of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No. D.P. Chakan/ under Section 26 ( 1)/ 3698 / 
2020. — Whereas the Chakan Municipal Council, 
(hereinafter referred to as " the said Planning 
Authority ,") vide Resolution No. 2 , dated 21stMarch 
2017 , had declared its intention to prepare a Draft 
Development Plan of Chakan (hereinafter referred 
to as "the said Draft Development Plan ") for the 
area under its jurisdiction , (hereinafter referred to 
as " the said area " ) as per the provision of Section 
23 ( 1) read with Section 21 (2 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as "the said Act") and notice to that 
effect is published in Maharashtra Government 
Gazette , Part -1, Pune Division Supplement dated 
May, 4 to 10 , 2017 on pages 8 and 9 ; 

and whereas, as per the provision in Section 24 
of the said Act, the Municipal Council vide Order 
No. 1074 , dated 11th August 2017 has appointed 
Assistant Director, Town Planning , Pune Branch , 
Pune, as " Town Planning Officer" to prepare the 
said Draft Development Plan for the said area ; 

and whereas , the Town Planning Officer and 
Assistant Director, Town Planning , Pune Branch , 
Pune , after having prepared Existing Land Use 
Map as per Section 25 of the said Act,has prepared 
the said Draft Development Plan of the said area 
and has handed it over to the said Planning 
Authority vide letter No. 18 , dated 24th June 2019 
for publication under Section 26 (1 ) of the said Act; 

and whereas, the said Planning Authority has 
passed Resolution No. 1, dated 5th February 2020 
to publish the said Draft Development Plan under 
Section 26 ( 1) of the said Act , for inviting 
suggestions/objections from the public . 

Therefore , Chakan Municipal Council hereby 
publishes the said Draft Development Plan along 

with the Report under Section 26 ( 1 ) of the said 
Act for inviting suggestions/objections from the 
public . The copy of the said Draft Development 
Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on 
all working days during office hours . 

1. The Chief Officer, Chakan Municipal Council, 
Chakan. 

2. Assistant Director, Town Planning , Pune 
Branch , Pune. 

The suggestions/objections if any, in writing from 
the public in this regard with reasons, shall be 


मे 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक टी.पी. /३६८१/ २०२०.-- ज्याअर्थी, इचलकरंजी शहरासाठी 
सुधारित विकास योजना ( इचलकरंजी मूळ हद्द भागश: आणि वाढीव 
हद्द) महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस -२१११/१३५२/प्र . क्र . १९/ १२/ डी.पी. सेक्शन/ युडी -१३, दिनांक 
२४ 

२०१२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १० जुलै २०१२ 
पासून अमलात आहे (जिचा उल्लेख यापुढे " उक्त विकास योजना" असा 
केलेला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये " आरक्षण क्रमांक || / २९ , 
क्रीडांगण ( Playground) " असे आरक्षण असून सदर आरक्षणाचे 
समुचित प्राधिकरण इचलकरंजी नगरपरिषद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, इचलकरंजी नगरपरिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये मे . कौन्सिल 
ठराव नंबर १३० , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अन्वये उक्त विकास 
योजनेतील " आरक्षण क्रमांक || / २९ , क्रीडांगण ( Playground )" आरक्षण 
क्षेत्र ९ हेक्टर ८ आर पैकी रि.स.नं. २३२/१ पै . व रि.स.नं. २३३/२ 
पै. , क्षेत्र ७ ९ .७० आर जागा क्रीडांगणाचे संलग्न वापरासाठी अखिल 
भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ , श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक 
शाखा इचलकरंजी" यांनी विकसित केले असल्याने " योग व ध्यानधारणा 
केंद्र" याकरिता राखीव ठेवून या जागेचे समुचित प्राधिकरण " अखिल 
भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ , श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक , 
शाखा इचलकरंजी " यांना करणेकामी आवश्यक ती वैधानिक कार्यवाही 
करणेस कौन्सिलने मंजुरी दिलेली आहे ; 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ 


७ . 


शके १ ९ ४१ 


, 


त्याअर्थी, आता उपरोक्त फेरबदलाच्या प्रस्तावाने बाधित होणाऱ्या 
व्यक्तींना वरील फेरबदलाबाबत सूचना अगर हरकती नोंदवावयाच्या 
असतील त्यांनी ही नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून 
एक महिन्याच्या विहित कालावधीमध्ये अशा व्यक्तींनी नगरपरिषदेकडे 
लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात. अशा व्यक्तींना सुनावणी देणेत येईल . 
अशा हरकती/ सूचनांच्या कामी सुनावणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर 
सदर प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 

वरीलप्रमाणे फेरफार दर्शविणारा नकाशा सर्व कार्यालयीन कामकाजाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नगररचनाकार, इचलकरंजी नगरपरिषद 
यांचे कार्यालयात नागरिकांचे अवलोकनार्थ पाहावयास मिळेल. 


are now affected by the proposal as per the 
aforesaid modification should file a written notice 
or objection regarding the above modification 
within the thirty days from the publication of this 
notice in the Government ofMaharashtra Official 
Gazette. 

Such proposal will be submitted to the 
Government for approval after completion of the 
hearing proceedings . A map showing the above 
change will be available in the office of the Town 
Planner, Ichalkaranji Municipal council, during the 
office hours on all working days . 


अॅड . सौ . अलका अशोक स्वामी , 


अध्यक्षा , 


Adv . Sou . ALKA ASHOK SWAMI, 

President , 
Ichalkaranji Municipal Council, 

Ichalkaranji. 
Ichalkarnji, 12th February 2020 . 


- 


इचलकरंजी नगरपरिषद , इचलकरंजी. 
इचलकरंजी, १२ फेब्रुवारी २०२०. 


अधीक्षक यांजकडून 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय 

पुणे विभाग , पुणे 
महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास व्यवस्था अधिनियम , १ ९ ५० चे कलम 

५० अ ( २ ) अन्वये. 


अर्ज नंबर ९९ / २०१८ 


जाहीर नोटिस 
क्रमांक सा.न्या.नों.का. / २५८ / २०१९ -२०.-- ज्याअर्थी, श्री . बाबा 
महाराज सातारकर व श्रीमती कौसल्या ज्ञानेश्वर गोरे यांनी " चैतन्य 
आध्यात्मिक ज्ञान प्रसार संस्था " नो . क्र . एफ -१९ २२२ ( पुणे) व " चैतन्य 
आध्यात्मिक ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान" नो . क्र . ई -५५०५ ( पुणे) या दोन्ही 
न्यासांचे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कलम 
५०- अ ( २) अन्वये एकत्रीकरण करून योजना मिळणेबाबत अर्ज दाखल 
केलेला आहे ; 


- 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 

Ichalkaranji Municipal Council , Ichalkaranji 
Under Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 

Public Notice 
क्रमांक टी.पी./ ३६८१/ २०२०.- Whereas ,in the Revised 
Development Plan for Ichalkaranji City [ Ichalkaranji 
Original limit (partly ) and extended limit] of the 
Urban Development Department of the 
Government of Maharashtra vide it s Notification 
No.TPS - 2111 / 1352/CR- 19 / 12 / D.P. Sanction/ UD 
13 , approved on May 24 , 2012 and is effective 
from July 10 , 2012. (hereinafter referred to as 
" the Development Plan " ) ; 

and whereas, in the said Development Plan 
" Reservation No. 11/29 is reserved for Playground ". 
The Appropriate Authority for this reservation is 
Ichalkaranji Municipal Council, Ichalkaranji ; 

and whereas , under Section 37 (1) of the 
Maharashtra Regional Planning and Town 
Planning Act, 1966 the Ichalkaranji Municipal 
Council has resolved by Resolution No.130 , dated 
17th September 2019 to change the Appropriate 
Authority as a Akhil Bhartiya Shri Swami Samarth 
Gurupith , Shrikshetra Trimbakeshwar, district 
Nashik , branch -Ichalkaranji for Reservation No.il/ 
29 Playground" admeasuring 79.70 Are of 
R.S.No. 232/1 ( pt. ), 233/2 ( pt . ) among the area 
of 9 H. 8 Are . The use of playground is similar 
to " Yoga and Dhyandharana Kendra ". The site is 
already developed by the concerned Appropriate 
Authority 

Accordingly , the area may be included in the 
public /semi-public Zone, therefore , persons who 


ते 


त्याअर्थी, या जाहीर नोटिसीन्वये सर्व संबंधितांना कळविणेत येते की , 
याबाबत कोणाची काही हरकत असल्यास ही नोटिस जाहीर झाल्यापासून 
३० दिवसांच्या आत या कार्यालयात वरील पत्त्यावर लेखी सादर करावी, 
अन्यथा कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून सदर प्रकरणात योग्य 
हुकूम 

केले जातील . 
ही नोटिस आज दिनांक १० जानेवारी २०१ ९ रोजी माझे सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिली. 

के . डी . शिंदे, 

अधीक्षक, 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

पुणे विभाग, पुणे. 
पुणे, ८ फेब्रुवारी २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १९ ४१ 


२३ 


, 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


१ 


दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ या कालावधीसाठी नागरी भागातील सुधारित 

अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर, जिल्हा सातारा 
क्रमांक मह/२/ जमीन / नभू/ कावि -१५०/ २०२० .--महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एनएपी-२०१५/ प्र.क्र .४७ / टी 
१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये कळविलेप्रमाणे दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ या हमी कालावधीसाठीचा नागरी भागातील 
अकृषिक आकारणीचा प्रमाणदर हा सन २०११ च्या बाजारमूल्यांच्या ०.०५ टक्केप्रमाणे निश्चित करून त्यानुसार दिनांक १ ऑगस्ट २०११ ते ३१ जुलै 
२०१६ या कालावधीसाठी अकृषिक कराची वसुली करण्यात यावी आणि सदर कालावधीतील प्रमाणदराचा हमी कालावधी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , 
१९६६ च्या कलम ११३ (२ ) खालील दुसऱ्या परंतुकान्वये पुढील वर्षाकरिता म्हणजेच दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०२१ या कालावधीपर्यंत 
वाढविण्यात यावा. सदर कार्यवाहीदेखील सुधारित कलम ११३ (२क ) च्या अधीन राहतील अशा सूचना दिलेल्या आहेत . त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जमीन महसूल 
संहिता, १९ ६६ चे कलम १११ ते ११४ मधील तरतुदीनुसार सातारा जिल्ह्यातील खाली नमूद केलेल्या अनुसूचीमधील नागरी भागातील निवासी, औद्योगिक , 
वाणिज्य या कारणांसाठी निश्चित केलेला प्रमाणदर अनुसूचीमध्ये रकाना क्रमांक ४, ५, ६ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे राहील . सदरची आकारणी दिनांक १ 
ऑगस्ट २०११ ते ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ ते दिनांक ३१ जुलै २०२१ या कालावधीसाठी अमलात राहील. 

अनुसूची 
तालुक्याचे नाव नागरी भागाचे नाव दिनांक १ ऑगस्ट 

२०११ ते दिनांक ३१ जुलै २०१६ व दिनांक १ ऑगस्ट २०१६ 
ते दि. ३१ जुलै २०२१ या कालावधीसाठी नागरी भागातील अकृषिक आकारणीचे 
चालू बाजारमूल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येणारे सुधारित दर प्रति चौ.मी. ( महाराष्ट्र 
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र . एनएपी -२०१५/ प्र.क्र .४७/ 
टी -१, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ नुसार सन २०११ च्या बाजारमूल्याच्या ०.०५ % ) 
रहिवास औद्योगिक 

वाणिज्य 


१ 


अ . 


क्र . 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


१ 


सातारा 


१.७५ 


२.६२ 


३.५० 


२ 


कोरेगाव 


१.१८ 


१.७७ 


२.३६ 


०.३६ 


०.५४ 


०.७२ 


३ 


जावली 


अद्याप डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर नाही . 


४ 


कराड 


१.७२ 


२.५८ 


३.४४ 


१.६० 


२.४० 


३.२० 


पाटण 


अद्याप डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर नाही. 


५ 

६ 


फलटण 


०.९ ६ 


१.४४ 


१.९ २ 


संपूर्ण सातारा नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण कोरेगाव नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण रहिमतपूर नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण मेढा नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण कराड नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण मलकापूर नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण पाटण नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण फलटण नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण म्हसवड नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण दहिवडी नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण वडूज नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण वाई नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण खंडाळा नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण लोणंद नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण महाबळेश्वर नागरी क्षेत्र 
संपूर्ण पांचगणी नागरी क्षेत्र 


७ 


माण 


०.४१ 


०.८२ 


८ 


खटाव 


०.६१ 
अद्याप डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर नाही. 
अद्याप डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर नाही. 

१.८३ 
अद्याप डेव्हलपमेंट प्लॅन मंजूर नाही. 

०.६३ 


वाई 


or 


१.२२ 


२.४४ 


१० 


खंडाळा 


०.४२ 


०.८४ 


११ 


महाबळेश्वर 


९ .८५ 


१३.१४ 


६.५७ 
३.५ ९ 


५.३८ 


७.१८ 


शेखर सिंह , 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा, ३० 

जानेवारी २०२० . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० 


२६, २०२० / फाल्गुन १ - ७ , 


शके १ ९ ४१ 


, 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त , यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ येरवडा विभाग/(म. स.)/ २०३/ २०२०.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष/ स्त्री हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक , यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू 
झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील 
कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या 
अहवालाप्रमाणे 

इकडून 

अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


अ . 


पोलीस 


अ.म.र.नं. 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


स्टेशन 


आ . क्र . 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ १४७२३/ १ ९ २२४/२०१७ 


२७१/२० 


Myocardial infraction 


भाऊसाहेब साहेबराव राजपूत , ०८/१०/२०१७ 
वय ५४ वर्षे, 


२ १४७३८ / १ ९ 


९९/ २०१८ २७४/२०२० 


२८/०३/२०१८ 


अनिल रमेश कोल्हे , 
वय २७ वर्षे, 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


३ १४७३ ९ / १ ९ १ ९ ४/ २०१८ 


२७२/२० 


२०/०७/२०१८ 


सोपान श्रीमती कोरडे, 
वय ८२ वर्षे, 


Lobar penumonia with 
septicemia. 


४ २३४/२०२० २६६/२०१८ २७३/२०२० 


२० / ० ९ / २०१८ 


Septicemia 


- 


एक अनोळखी पुरुष , 
वय ५५ वर्षे, 


५ २७०/२०२० ३०६/२०१८ २७०/२०२० 


०१/११/२०१८ 


Death due to septicemia 


एक अनोळखी पुरुष, 
वय ०७ दिवस, 


६ १४७८ ९/ १ ९ २७०/ २०१९ २६८/२०२० 


अंकुश महादेव सुतार , 


१६ / १२/ २०१९ 


Miliary Tuberculosis 


वय ४३ वर्षे, 


७ २३३/२०२० २७४/२०१८ २६७/२०२० 


२५/ ० ९ / २०१८ 


अरुण मधु तांबे, 
वय ५६ वर्षे, 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


पुणे ( येरवडा विभाग ), 


११ 


जानेवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग/(म . स.)/ १७०/२०२० .-- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर 
अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चंदननगर पोलीस 
स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


२५ 


परिशिष्ट 


चंदननगर पोलीस स्टेशन 


अ . 


अ.म.र.नं. 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


नं . 


आ . क्र . 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ १०६२६/ १ ९ 


३३/ २०१ ९ ८ ९ ६७/ १९ 


०७ / ०३/ २०१९ 


- 


गिरधारी कांताराम गुजर , 
वय २६ वर्षे, 


Opinion reserved viscera 
preserved 


२ १०५२५ / १ ९ ११६/ २०१९ ८८५५ / १ ९ 


वैशाली गोविंद सुर्यवंशी, 


१७ / ० ९ / २०१ ९ 


Opinion reserved viscera 
preserved 


वय २५ वर्षे, 


३ ११८/२०२० १२१/ २०१९ १३३/२०२० 


एक अनोळखी पुरष, 


०३/ १० / २०१ ९ 


Opinion reserved viscera 
preserved 


वय ४० ते ४५ वर्षे, 


४ २३४/२०२० 


०६/२०२० २५ ९ / २०२० 


११/०/२०२० 


राजेंद्र राजलिंगम पोतन , 
वय ४ ९ वर्षे, 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


पुणे ( येरवडा विभाग), १० जानेवारी २०२०. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग /(म. स .)/ ३२६ / २०२०.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष/ 
स्त्री हे आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर 
अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चंदननगर पोलीस 
स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी . 


परिशिष्ट 


चंदननगर पोलीस स्टेशन 


अ . 


अ.म.र.नं. 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


नं . 


आ . क्र . 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ ४१ ९ / २०२० 


५४/ २०१९ ४४७/२०२० 


एलिझाबेथ पिटर लाजरस , 


०१ / ०५/ २०१ ९ 


Coronary artery disease 
with Lung Abscess . 


वय ६४ वर्षे, 


२ २७६/२०२० 


९ ७/ २०१९ ३३०/२०२० 


देविदास रतन गवळी, 


१० / ०८ / २०१९ 


Coronary artery disease 


वय ५० वर्षे, 


३ ४ ९ २/ २०२० १७४/ २०१९ ४५६/२०२० 


१७/ ११/ २०१९ 


कु . सानीका लाला जाधव , 
वय अडीच वर्षे, 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


४ २७७/२०२० १४८ / २०१९ ३२१/२०२० 


०३/ १२/ २०१९ 


- 


अहिलाजी महादेव सुतार , 
वय ३३ वर्षे, 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


पुणे ( येरवडा विभाग), २० जानेवारी २०२० . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग /(म. स.)/ २५७/२०२०.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक, यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर 
अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही , तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन , 
पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 


येरवडा पोलीस स्टेशन 
मयताचे नाव 

मृत्यू 

दिनांक 


अ . 


अ.म.र.नं. 


स.पो.आ. 


पोलीस 
स्टेशन 


मृत्यूचे कारण 


नं . 


आ . क्र . 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ १४४९ ६/ १ ९ ११७/२०१७ ८ ९ ०१/ १९ 


फिराज इस्माइल पिरजादे, 


० ९ / ०६/ २०१७ 
वय १८ वर्षे, 


Opinion Reserved Viscera 

Preserved . 


२ १४४४८ / १ ९ १३७/२०१७ ८८ ९९ / १ ९ 


११/०७/२०१७ 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


१४४५१/ १९ १७४/२०१७ ८८ ९ ६ / १ ९ 


२७/०८/२०१७ 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


" 


जॉर्ज फ्रान्सिस रॉड्रीक्स , 
वय ६१ वर्षे, 
महेश विमलचंद काटकर , 
वय १ ९ वर्षे, 
विनोद ज्ञानेश्वर गायकवाड , 
वय २६ वर्षे, 
निकीता सनी गवळी, 
वय २० वर्षे, 


४ १४४४ ९ / १ ९ १८२/२०१७ ८८ ९ ८ / १ ९ 


०१/ ०९ / २०१७ 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


१४४४७/ १९ १८५/२०१७ ८ ९ ०० / १ ९ 


०३ / ० ९ / २०१७ 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


६ १४४४४ / १ ९ १८८/२०१७ ८ ९ ०३/ १ ९ 


अंजली राजु बनकर , 


०३ / ० ९ / २०१७ 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


७ १४४४२/ १ ९ १ ९ ३/ २०१७ ८ ९ ०५/ १ ९ 


० ९ / ० ९/ २०१७ 


वय ४१ वर्षे, 
यमुनाबाई सोपान खडतरे , 
वय ७ ९ वर्षे, 
हनुमंत मधुकर गायकवाड , 
वय ४७ वर्षे, 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


८ १४४४३/ १ ९ १ ९ ६/ २०१७ ८ ९ ०४ / १ ९ 


११/ ० ९/ २०१७ 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 
Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


९ १४४५०/ १ ९ ३०६/२०१७ ८८ ९ ७ / १९ 


१०/१२/२०१७ 


१० १४४४५/ १९ ३०७/२०१७ ८ ९ ०२/ १ ९ 


३०/१२/२०१७ 


ज्ञवण संतोष सपकाळ , 
वय १८ वर्षे, 
कौशिक मित्रा, 
वय ३३ वर्षे, 
अनोळखी महिला, 
वय ५० वर्षे, 


Opinion Reserved Viscera 
Preserved . 


११ १४५९ ० / १९ १८८/२०१८ ८ ९ १७/ १ ९ 


११/०७/२०१८ 


Bilateral pulmonary 
Consolidation. 


१२ १३२७५ / १ ९ ३५२/२०१८ 


३ ९ ० / २० 


२६/१२/२०१८ 


Acute Myocardial 
Infraction 


मदनलाल गुप्ता, 
वय ८० वर्षे, 
पारस सुनिल सिंग , 
वय ३६ वर्षे, 


१३ १४५ ९ १/ १ ९ ३३०/ २०१९ ८ ९ १६/ १९ 


२८/१०/२०१७ 


Pulmonary Edema with 
Focal interstitial 
haemorrhage. 


पुणे ( येरवडा विभाग) , १५ जानेवारी २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ 


७, शके १ ९ ४१ 


२७ 


. 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ / येरवडा विभाग/(म . स.)/ ३२७ / २०२०.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक , यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर 
अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा ) 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , विमानतळ पोलीस 
स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 

विमानतळ पोलीस स्टेशन 
पोलीस अ.म.र.नं. स.पो.आ. मयताचे नाव 

मृत्यूचे कारण 
नं . स्टेशन 


. 


अ . 


मृत्यू दिनांक 


आ . क्र . 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ २२४/२०२० 


४०/२०१७ ३२६/२०२० 


Mayocardial Infraction 


२ २ ९ ८ / २०२० 


८५/ २०१९ ४५८/२०२० 


राजेश बन्सीलाल राठोड , ० ९ / ०५/ २०१७ 
वय ३५ वर्षे, 
कन्हैय्यालाल रामप्रसाद वर्मा, ११ /०७/ २०१ ९ 
वय ५५ वर्षे, 
गणेश बाळासाहेब नेवसे , ०९ / ०८ / २०१ ९ 
वय ३१ वर्षे, 
गणेश रामचंद्र देवकर , २२/ १० / २०१९ 
वय ५५ वर्षे, 


Liver Cirrhosis with its 
Complication. 
Asphyxia due to Hanging 


३ २६३/२०२० 


९ २/ २०१९ ३४२/२०२० 


४ २४६/२०२० ११८ / २०१९ ३४३/२०२० 


Coronary Artery Disease 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा विभाग), २० जानेवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ/ खडकी विभाग/(म. स.)/३१४ / २०२०.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / स्त्री हे 
आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस 
निरीक्षक , यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर 
अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्रशासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा) दिवसांचे 
आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , खडकी पोलीस स्टेशन, पुणे 
शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे 

इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 

खडकी पोलीस स्टेशन 
अ.म.र.नं. मयत इसमाचे नाव 

मृत्यूचे कारण 


अ . 


मृत्यू दिनांक 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


७२/२०१५ 


०५/०८/२०१५ 
२७/ ० ९ / २०१६ 


Unknow compound poisoning 
Opinion reserved 


२ 


९ ८ / २०१६ 


ते ६० 


राजेश महादेव जाधव 
अनोळखी स्त्री , वय अंदाजे ५५ 
वर्षे(मयत बॉडी महादेववाडी स्मशानभूमी, 
खडकी, पुणे येथे नदीपत्रात मिळून). 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३ 


१३५/२०१६ 


धर्मेंद्र कन्हैया भिंगाने 


०२/१२/२०१६ 


Asphyxia due to hanging 


४ 


११९ / २०१७ 


रघुनाथ निवृत्ती कांबळे 


११ / ० ९ / २०१७ 


Unknown compound poisoning 


५ 


१६७/२०१८ 


योगिता संदीप मुर्त 


२५/१२/२०१८ 


Shock due to burns 


w 


९ ३/ २०१८ 


Asphyxia due to hanging 


सागर सुभाष आगरवाल 
विकास दत्तात्रय कांबळे 


१३/०६/२०१८ 
१ ९ / ०२/ २०१ ९ 


७ 


०५/ २०१९ 


Asphyxia due to hanging 
Asphyxia due to hanging 


८ 


१०/२०१५ 


हेमचंद्र पंचनादत्त पिल्ले 


२५/०१/२०१५ 


१००/२०१५ 


विजय शामराव भिसे 


१६/१०/२०१५ 


Opinion reserved 


१० 


३३/२०१६ 


अक्षय रविंद्र वाकचौरे 


०१/०४/२०१६ 


Opinion reserved 


११ 


१३/२०१७ 


मोहम्मद इब्राहिम शेख 


१८/०१/२०१७ 


Complication following burns 
Asphyxia due to hanging 


१२ 


१५५/२०१७ 


१३ 


१३ / २०१९ 


Asphyxia due to hanging 


व्यंकट हनुमंत चव्हाण 

१४/१२/२०१७ 
मनोहर ऊर्फ गणेश पांडुरंग भिसे ३० / ०३/ २०१९ 
हरी पुरण सारसर 

१५ / १० / २०१९ 
खडकी पोलीस स्टेशन 


१४ 


८० / २०१९ 


Death due to drowning 


१ 


गौरी सिद्धराम जगलोर 


Evideance of ligature mark 


१३१/२०१६ 
१६१/२०१८ 


०६/ ० ९ / २०१८ 
१७/१२/२०१८ 


२ 


अनोळखी इसम / फिरस्ता वय 


Complication following head injury 


अंदाजे ७० 


ते 


७५ वर्षे 


३ 


१६६/२०१८ 


सुनिल दामोदर कांबळे 


२४/१२/२०१८ 


Head injury 


४ 


०४/ २०१९ 


ज्योतीराम बाजीराव भोसले 


१३ / ०२ / २०१९ 


Opinion reserved 


५ 


० ९ / २०१९ 


राजु धोंडीबा बहिरट 


०४/ ०३/ २०१९ 


Head injury with e /o multiple injuries 
over body in a diagnosed case of 
chronic schizophrenia . 


६ 


२६/ २०१९ 


Complication following head injury 


७ 


६५ / २०१९ 


Asphyxia due to drowning 


८ 


६१/२०१६ 


सैदम्मा फत्तु हुच्चे 

०६/ ०५/ २०१९ 
साईनाथ विलास देवकर 

२८ / ० ९ / २०१९ 
मल्लिकार्जुन शिवाप्पा मलगुळे 

१०/०७/२०१६ 
नंदिनी रिझवान सुलतानी 

३१/०३/२०१८ 
खडकी पोलीस स्टेशन 


Head injury 


५४/२०१८ 


Complication following burns 


१ 


७१/२०१५ 


सुरेश महादेव घोरपडे 


०५/०८/२०१५ 


Cardiac failure due to heapar injury 


२ 


० ९ / २०१६ 


जितेंद्रसिंग जोहर 


२०/१०/२०१६ 


Thrombus in left anterior descen 
ding artery narrowing 90 % of lumen 
Opinion reserved 


१६/२०१६ 


१५/०२/२०१६ 


३ 

४ 


नारायण गेणू जाधव 
विनोद देवराज पारेख 


४४/२०१६ 


२२/०५/२०१६ 


Opinion reserved 


५ 


०६/२०१७ 


प्रविण भिम भालेराव 


०८/०१/२०१७ 


Death due to ligature compression 


w 


० ९ / २०१७ 


चरणसिंग बताराम 


१२/०१/२०१७ 


Acute myocardial infarction 


७ 


४४/२०१७ 


सुरेश डोंगरू गिरंगे 


०८/०४/२०१७ 


Chronic passive venous congestion 
of Lung . 


८ 


८५/२०१७ 


राहुल विष्णु वाघमारे 


२८/०६/२०१७ 


Septicemia with liver cirrhosis 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १ ९ ४१ 


२९ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


or 


९ ०/ २०१७ 


रोमुआल्ड तेओडोसिओ फर्नांडीस 


० ९ / ०७ / २०१७ 


Interstitial pegneumonia 
with e /o fatty liver 


१० 


९ ३/ २०१७ 


प्रणाम यल्लाप्पा करेगार 


१३/०७/२०१७ 


११ 


१४०/२०१७ 


अलमास रिझवान शेख 


१४/११/२०१७ 


Opinion reserved 


१२ 


२ ९ / २०१८ 


अहमद गुलाब शेख 


० ९ / ०२/ २०१८ 


१३ 


३६/२०१८ 


योगेश कुमार रावलल्लू 


१८/०२/२०१८ 


१४ 


३७/२०१८ 


अर्चना दिपक क्षिरसागर 


१८/०२/२०१८ 


१५ 


५३/२०१८ 
८२/२०१८ 


अनिल गोपाळ अडसुळ 
शालिनी दशरथ जाधव 


२६/०३/२०१८ 
२८/०५/२०१८ 


१६ 


१७ 


९ २/ २०१८ 


तानाजी दशरथ भालेराव 


१३/०६/२०१८ 
३०/०७/२०१८ 


१८ 


११०/२०१८ 


नंदा दत्तु जाधव 


Coronary artery disease with acute 
myocardial infraction involing 
anterior wall 
Bronchopneumonia , fatty liver , 
Superficial Ischemic scar. 
Death due to acute myocardial 
infraction with pulmonary oedema. 
Opinion reserved 
Coronary artery disease with e / o 
Bilateral lung consolidation 
Opinion reserved 
Bilateral pulmonary consolidation 
with acute intestinal obstruction . 
Septicemia 
Pulmonary edema and pulmonary 
Haemorrhages . 
Coronary artery disease 
Bronchopneumonia 
Opinion reserved 
Opinion reserved 
Opinion reserved 
Opinion reserved 
Cerebral pulmonary oedema 


१ ९ 


१२२/२०१८ 


मिना पगारे भोसले 


२२/०८/२०१८ 
०३/११/२०१८ 


२० 


१५०/२०१८ 


लक्ष्मीबाई प्रदीप माने 


२१ 


२२ 


५४/२०१५ 
२४/२०१६ 
१२८/२०१६ 
०२/२०१७ 


२३ 


२४ 


२५/११/२०१५ 
१४/०३/२०१६ 
२४/१०/२०१६ 
०२/०१/२०१७ 
०३/०३/२०१७ 
२६/१०/२०१७ 
२ ९ / ०२/ २०१६ 


२५ 


भोलाराम गोपीचंद भाटिया 
शिरुन मनोजल चांडालिया 
सिद्धार्थ खुशाल वाघिरे 
प्रविण सुरजमल कोठारी 
रणजित चिंतामणी यादव 
निसार अब्दुल रज्जाक शेख 
एक अनोळखी पुरुष , वय अंदाजे 
४० वर्षे, फिरस्ता / बेघर 
पार्वती गजानन डगळे 
राजन गोविंदस्वामी पिल्ले 


२ ९ / २०१७ 
१३१/२०१७ 


२६ 


२७ 


२१/२०१६ 


- 


२८ 


३६/२०१७ 


२७/०३/२०१७ 
०५/०३/२०१८ 


२ ९ 


४१/२०१८ 


Opinion reserved 
Coronary artery disease with 
healing myocardial infraction , 
diabetic nepropath . 
Cause of death is due to acute 
myocardial Infraction e / o pulmonary 
oedema . 


३० 


१० ९ / २०१८ 


एकनाथ राघु भालेराव 


२९ / ०७/ २०१८ 


३१ 


११३/२०१८ 


दर्शन प्रल्हाद खरात 


०६/०८/२०१८ 


Heald myocardial Infraction with 
Coronary artery disease . 
Septicemia due to Bronchopneu 
monia. 


३२ 


११९ / २०१८ 


रमिजा युसूफ 

शेख 


१७/०८/२०१८ 


३३ 


१२१/२०१८ 


बे / ऑ सुमन अरुण पाल / १ दिवस 
प्रवीण प्रकाश जगताप 


२०/०८/२०१८ 
२५/१०/२०१८ 


Opinion reserved 
Coronary artery disease 


३४ 


१४ ९ / २०१८ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २० - २६, २०२० / फाल्गुन १ - ७, 


शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


३५ 


१५४/२०१८ 


कल्पना जनकराज मनचंदा 


१७/११/२०१८ 


३६ 


१६२/२०१८ 


सुनिल प्रकाश गोरे 


१८/१२/२०१८ 


३७ 


१२/ २०१९ 


विजयमाला उत्तम गायकवाड 


२६/ ०३/ २०१९ 


Opinion reserved 
Bilateral pulmonary consolidation 
Opinion reserved 
Coronary artery disease Heald 
myocardial Infraction. 


३८ 


१५/ २०१९ 


सतिश कृष्णन नायर 


०३/ ०४/ २०१९ 


३ ९ 


२७/ २०१ ९ 


१० / ०५/ २०१९ 


Liver cirrhosis 


राजकुमार किशनचंद मोटवाणी 
सुहास शरद गवारे 


४० 


३४/ २०१९ 
३८ / २०१९ 


४१ 


जॉन बेंगरुळ काळे 


२७/ ०५/ २०१९ 
१० / ०६/ २०१ ९ 
१ ९ / ०७/ २०१९ 


४२ 


४४ / २०१ ९ 


शशिकांत विठ्ठल बारावकर 


Early viral meningitis , viral meningitis 
Evidence of head injury 
Myocardial Infraction with Coronary 
artery disease in a known case of 
diabetes mellitus and hypertension . 
Septicemia 


४३ 


४ ९ / २०१९ 


० ९ / ०८ / २०१९ 


४४ 


५०/ २०१९ 


अनोळखी बेवारस पुरुष, वय अंदाजे 
५० ते ५५ , राहणार बेघर /फिरस्ता 
अनोळखी बेवारस पुरुष , वय अंदाजे 
५० 

५५ , राहणार बेघर/ फिरस्ता 
आनंद शिवराम भोसले 


१५ / ०८ / २०१९ 


Bilateral pulmonary consolidation 


ते 


४५ 


५३/ २०१९ 
५४ / २०१९ 


२७/ ०८ / २०१९ 
३१/ ०८ / २०१ ९ 


४६ 


साहिल प्रकाश मोरे 


Opinion reserved 
Septicemia with intracranial haemorr 
hage in a case of generalized 
weakness. 


४७ 


५९ / २०१९ 


मोहन सखाराम पाटोळे 


१९ / ० ९ २०१ ९ 


Coronary artery disease in a known 
case of cve cirrhosis liver . 


४८ 


आनंद दिनकर भालेराव 


Myocardial infraction 


६० / २०१९ 
६२/ २०१९ 


२० / ० ९ / २०१९ 
२५/ ० ९ / २०१९ 


४ ९ 


दिनेश नावजी खरात 


Liver cirrhosis 


५० 


६३/ २०१ ९ 


महेश घनशाम चौधे 


Opinion reserved 


२७/ ० ९/ २०१ ९ 
०३/ १०/ २०१९ 


५१ 


६ ९ / २०१ ९ 


५२ 


७७/ २०१९ 


सुभाष गंगाराम चव्हाण 
अंजु विश्वनाथ पिटर 
महेश दिगंबर सातेकर 


१२ / १० / २०१९ 


Coronary artery disease 
Coronary artery disease 
Septicemia 


५३ 


१३/ १० / २०१९ 


७८ / २०१९ 
१०५/ २०१९ 


५४ 


दयाकर रघुनाथ भोसले 


२० / ११/ २०१९ 


Liver cirrhosis 


पुणे ( खडकी विभाग) , १८ जानेवारी २०२० . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / खडकी विभाग/(म. स.)/ २८८/२०२०.- तमाम लोकांस याद्वारे कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले पुरुष / 
स्त्री हे आकस्मिकरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ 
पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर 
अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) 
दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, विश्रांतवाडी पोलीस 
स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २० - २६ , २०२० / फाल्गुन १ - ७, 

७, शके १९ ४१ 


३१ 


, 


परिशिष्ट 


विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन 


अ . 


अ.म.र.नं. 


मयत इसमाचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


७९ / २०१६ 


संध्या मनोहर दास 


० ९ / ०७/ २०१६ 


२ 


७१/ २०१ ९ 


कृष्णकुमार विघ्नेश्वर चौधरी 


०८ / ०८ / २०१९ 


B /L Pneumonities 
Myocardial insufficiency consequent 
to coronary artery disease dilated 
cardiomyopathy hypertension 
diabites mellitus . 


३ 


७३/ २०१९ 


सुवर्णा अशोक गुंजाळ 


१० / ०८ / २०१९ 


Septicemia in a case of carcinoma 
of breast . 


४ 


७५/ २०१९ 


अक्षय सिकंदर परांडे 


१७ / ०८ / २०१९ 


५ 


७६ / २०१९ 


कृष्णा शिवराम राऊत 


१५/ ०८ / २०१ ९ 


Bilateral lung abscess with 
meningitis . 
Myocardial insufficiency due to 
coronary artery disease . 
Myocardial insufficiency coronary 
artery disease . 
hypertension rigid syndrome. 
Aspiration pneumonitis 


६ 


९९ / २०१९ 


मदन कुमार आवस्थी 


१७ / १०/ २०१९ 


( ७ 


११६/ २०१९ 


८ 


२३ / २०१ ९ 


Death due to septicemia 


२४/ २०१९ 


Lung abscess 


१० 


२६/ २०१९ 


Ischaemic heart disease 


११ 


४६/ २०१९ 


कार्तिक अक्षय शिंदे 

१३ / ११/ २०१९ 
उषा मोहन साळवे 

०७/१२/२०१८ 
रामचंद्र सोनबा करडे 

०७/ ०३ / २०१९ 
प्रकाश रामचंद्र वडार / नर्लेकर 

१५/ ०१/ २०१९ 
कमलआण्णा ब्रम्हाय्या मारकापुरम १४/०५/ २०१ ९ 
नलिनी साईनाथ किर्तीकर 

१८ /०४/ २०१ ९ 
सोमनाथ बुद्धीराम विश्ववर्मा 

२९ / ०७/ २०१ ९ 
मुमताज अब्दुल रशिद खान 

०१/ ११/ २०१९ 
विश्रांतवाडी पोलीस स्टेशन 


Ischaemic heart disease 


१२ 


Pneumonia 


३६ / २०१९ 
६ ९/ २०१९ 


१३ 


Bilateral pulmonary consolidation 
Coronary artery disease 


१४ 


१० ९ / २०१९ 


१०४/२०१८ 


दादासाहेब श्रीपती बल्लाळ 
चंद्रकांत भगवान आवारे 


१३/०७/२०१८ 
२९ / ०३/ २०१ ९ 


२ 


३० / २०१ ९ 


Asphyxia due to hanging 
Complications following steb injury 
to abdomen . 


३ 


९ ४/ २०१ ९ 


सुवर्णा तुकाराम काजवे 


०४ / १० / २०१९ 


Death due to hanging . 


लक्ष्मण बोराटे , 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी 
तथा सहायक पोलीस आयुक्त , 
खडकी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( खडकी विभाग) , १६ जानेवारी २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


